RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


Reg.No. MH/ MR/South- 322/ 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६, अंक ५ ९( ३ ) ] 


बुधवार , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे ४६, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक १ ९ ६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ 

अधिसूचना 
भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३. 

क्रमांक एलक्यूएन .१२ / २०१३ / प्र.क्र .१९ ० / अ - २. - भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या पोट -कलम १० ९ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व इतर सर्व योग्य शक्तींचा वापर 
करून व कलम ११२ अन्वये पूर्व प्रसिद्धी देण्यात आल्यानुसार महाराष्ट्र शासन खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे : 

१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.- ( १) या नियमांना, “ भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ” असे म्हणावे. 


. 


( २ ) ते, संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू असतील. 
२. व्याख्या.– (१) या नियमांमध्ये संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 

( क ) “ अधिनियम ” याचा अर्थ, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ), असा आहे . 


( ख ) “ प्रशासनिक खर्च ” याचा अर्थ, कलम ३ च्या खंड ( आय ) च्या उप - खंड ( सहा) च्या परिच्छेद ( क ) अन्वये राज्य शासनाने 
काढलेल्या अधिसूचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे जमीन भूमीसंपादनाकरिता खर्च, असा आहे. 


( १ ) 


भाग चार - अ -१९६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


( ग) “ प्रशासक ” याचा अर्थ, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये राज्य शासनाने नियुक्त केलेला अधिकारी, असा आहे. 

( घ ) “ अभिकरण ” याचा अर्थ, सामाजिक परिणामाच्या प्रक्रियेचे निर्धारण करण्याकरिता आणि सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन 
योजना तयार करण्याकरिता समुचित शासनाने नियुक्त केलेले अभिकरण, असा आहे. 

( ङ ) “ समुचित शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र राज्याच्या भूप्रदेशात स्थित असलेल्या जमिनीच्या संपादनासंबंधात राज्य शासन असा आहे 
आणि त्यामध्ये, त्यामधील अधिसूचित क्षेत्राकरिता राज्य शासनाने नियुक्त केलेला संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी, यांचा समावेश आहे. 

( च) “ प्राधिकरण ” याचा अर्थ, कलम ५१ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये राज्य शासनाकडून स्थापन केलेले भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना प्राधिकरण, असा आहे . 

( छ ) “ जिल्हाधिकारी ” याचा अर्थ, जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी असा आहे, आणि त्यात जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असलेले अपर जिल्हाधिकारी , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूमिसंपादन ) आणि उप विभागीय अधिकारी यांचा समावेश आहे . 

( ज) “ आयुक्त ” याचा अर्थ, कलम ४४ च्या पोट - कलम (१) अन्वये राज्य शासनाने नियुक्त केलेला पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
आयुक्त, असा आहे . 

( झ) “ नमुना ” याचा अर्थ, या नियमांच्या सोबत जोडलेले नमुने, असा आहे. 

( ब ) “ ग्रामसभा ” याचा अर्थ, पंचायत क्षेत्रामध्ये समाविष्ट असलेल्या गावांच्या संबंधातील मतदार याद्यांमध्ये नाव नोंदणी केलेल्या 
व्यक्तींचा समावेश असलेला निकाय , असा आहे (१ ९ ५ ९ चा ३ ). 

( ट ) “ स्थानिक संस्था ” याचा अर्थ, संबंधित अधिनियमान्वये गठित किंवा स्थापन करण्यात आलेल्या ग्रामीण स्थानिक संस्था व 
नागरी स्थानिक प्राधिकरणे असा आहे, आणि त्यात त्यांचा समावेश आहे . 

( ठ ) “ नगर परिषद ” याचा अर्थ, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ थ च्या खंड ( २) अन्वये काढलेल्या अधिसूचनेमधील 
विनिर्दिष्ट केलेल्या लहान नागरी क्षेत्राकरिता, किंवा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी अधिनियम, १९ ६५ 
( १ ९ ६५ चा ४० ) याच्या कलम ३ च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वये गठित केलेली किंवा गठित करण्यात आले असल्याचे मानण्यात आलेली 
नगर परिषद , असा आहे . 

( ड) “ महानगरपालिका ” याचा अर्थ, मुंबई महानगरपालिका अधिनियम (१८८८ चा ३ ) आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
( १९ ४ ९ चा ५ ९) अनुक्रमे , यांच्या तरतुदीन्वये गठित केलेली किंवा गठित करण्यात आली असल्याचे मानण्यात आलेली महानगरपालिका , 
असा आहे. 

( ढ ) “ पंचायत ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९ ५८ (१ ९ ५८ चा ३ ) स्थापन केलेली किंवा स्थापन करण्यात 
आली असल्याचे मानण्यात आलेली पंचायत , असा आहे . 

( ण ) “ पंचायत समिती ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम ( १९ ६१ चा ५ ) अन्वये गठित केलेली 
पंचायत समिती, असा आहे . 

( त) “ ग्रामीण क्षेत्र ” याचा अर्थ कोणत्याही तात्पुरत्या लागू असलेल्या कायद्याखाली निर्माण केलेल्या किंवा प्रस्थापित केलेल्या शहरी 
स्थानिक मंडळ अथवा कटक मंडळे याचा अपवाद वगळून राज्यातील उर्वरित क्षेत्र . 

( थ) “ योजना ” याचा अर्थ, कलम १६ च्या पोट - कलम ( २) अनुसार प्रशासकाने तयार केलेली पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना, असा आहे. 
( द ) “ कलम ” याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम , असा आहे. 
( ध ) “ सामाजिक परिणाम निर्धारण ” याचा अर्थ, कलम ४ च्या पोट -कलम (१) अन्वये करण्यात येणारे निर्धारण , असा आहे. 

सामाजिक परिणाम निर्धारण योजना ” याचा अर्थ, कलम ४ च्या पोट - कलम ( ६ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारण प्रक्रियेचा 
भाग म्हणून तयार केलेली योजना, असा आहे . 

( न ) “ राज्य शासन ” आणि “ शासन ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र शासन, असा आहे. 

( न) “ शहरी क्षेत्र ” याचा अर्थ, कोणत्याही तात्पुरत्या लागू असलेल्या कायद्याखाली निर्माण केलेल्या किंवा प्रस्थापित केलेल्या शहरी 
स्थानिक मंडळ अथवा कटक मंडळे असा आहे . 


“ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


mo 


( प) “ शहरीकरण उद्दीष्ट प्रकल्प " म्हणजे शहरी क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्दीष्ट प्रकल्प. 

( फ ) “ जिल्हा परिषद ” याचा अर्थ, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा महा.५ ) अन्वये गठित 
केलेली जिल्हा परिषद , असा आहे. 


( २) या नियमांमध्ये वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले सर्व शब्द व शब्दप्रयोग यांना, अधिनियमात जे अर्थ नेमून दिलेले असतील तेच अर्थ असतील. 


प्रकरण एक 


सामाजिक परिणाम निर्धारण 


३. सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास.- ( १) समुचित शासन , अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या 
विचारविनिमयास आणि सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या अभ्यासास सुरुवात करण्यासंबंधात , राजपत्रामध्ये एक अधिसूचना जारी करील 
आणि ती अधिसूचना प्रकरणपरत्वे पंचायत, नगरपरिषद किंवा सद्यस्थिती महानगरपालिका यांना आणि जिल्हाधिकारी , उप विभागीय दंडाधिकारी 
आणि तहसीलदार यांच्या कार्यालयांना स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यात येईल . ही अधिसूचना, बाधित क्षेत्रात खप असलेल्या दोन 
दैनिक वर्तमानपत्रांमध्ये तसेच, त्या बाधित क्षेत्रांमधील काही ठळक जागी लावून ती जाहीर नोटिशीच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येईल 
आणि ती , महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही प्रसिद्ध करण्यात येईल . समुचित शासन , अशा सामाजिक व परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास 
करणाऱ्या अभिकरणाचे नाव अधिसूचित करील : 

परंतु मागणीका संस्थेने सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा अभ्यास करण्यासाठी , समुचित शासनाकडून निर्धारित करण्यात येईल असे 
प्रक्रिया शुल्क जमा केल्यानंतर, तीस दिवसांच्या कालावधीत अशी अधिसूचना काढण्यात येईल 

परंतु आणखी असे की , मागणीका संस्थेने प्रस्ताव सादर करतेवेळी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासावरील खर्च, प्रशासनिक खर्च 
आणि प्रकल्पस्तरावरील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समितीच्या भत्त्यांवरील खर्च जमीन संपादित करणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या स्वीय प्रपंजी खात्यामध्ये 
किंवा, यथास्थिति , प्रशासकाच्या लेख्यामध्ये जमा केलेला नसेल तर , सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू करण्याबाबतची अशी अधिसूचना 
काढण्यात येणार नाही . 

( २) ज्यांची लेखी नोंद करण्यात येईल अशा बाधित कुटुंबांची मते जाणून घेण्यासाठी जाहीर सुनावणीचा दिनांक , वेळ व ठिकाण यांना 
पुरेशी प्रसिद्धी देऊन, बाधित क्षेत्रांमध्ये जाहीर सुनावणी घेतल्यानंतर , कलम ४ च्या प्रयोजनार्थ, बाधित क्षेत्रांमधील ग्रामस्तरावर व प्रभागस्तरावर , 
संबंधित पंचायत , नगरपरिषद व महानगरपालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्यात येईल. 


( ३) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू केल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत बाधित कुटुंबांच्या लेखी नमूद 
केलेल्या मतांसह सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल समुचित शासनाला 

अहवाल समुचित शासनाला ‘ नमुना- एक मध्ये सादर करण्यात येईल . 
( ४ ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवाल तयार करण्यात येईल आणि त्याची खालील तीन भागांमध्ये विभागणी करण्यात 


येईल : 


- 


( एक ) प्रकल्प व्यवहार्यता अहवाल , 


( दोन ) प्रकल्प परिणाम अहवाल , आणि 


( तीन ) प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना अभिकरण , व्यवहार्यता अहवाल, प्रकल्प परिणाम अहवाल व सामाजिक 
परिणाम व्यवस्थापन योजना यांचा संक्षिप्त गोषवारादेखील देईल. 

( ५ ) सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना ही , कलम ४ च्या पोट- कलम ( ६ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्पाच्या परिणामाचेनिवारण 
करण्यासाठी हाती घ्यावयाच्या आवश्यक त्या सुधारात्मक उपाययोजनांच्या यादीसह ‘ नमुना -दोन मध्ये सादर करण्यात येईल. 

( ६ ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालासह सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना, बाधित क्षेत्रांमधील ग्रामस्तरावर व प्रभाग 
स्तरावर , संबंधित पंचायत , नगरपरिषद व महानगरपालिका यांना आणि जिल्हाधिकारी, उप विभागीय दंडाधिकारी व तहसीलदार यांच्या कार्यालयांना 
स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच हा अहवाल व योजना बाधित क्षेत्रात खप असलेल्या दोन दैनिक वर्तमानपत्रांमध्येदेखील 
प्रसिद्ध करण्यात येईल आणि तसेच, बाधित क्षेत्रांमधील काही ठळक जागी लावून तो अहवाल व योजना जाहीर नोटिशीच्या स्वरूपात प्रसिद्ध 
करण्यात येईल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही अपलोड करण्यात येईल. 
भाग चार - अ -१९६-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


४. सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी अभिकरणाची नियुक्ती व त्याचे शुल्क .- (१) समुचित शासन, मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठे व महाविद्यालये यांचे सामाजिक कार्य विभाग, विद्याशाखा, अशासकीय संघटना व व्यावसायिक संस्था यांच्याकडून अर्ज मागवील , या 
संस्था, अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार अशा अभिकरणाने सामाजिक परिणाम निर्धारणाचे काम केलेले आहे व ते पार पाडलेले आहे याची खातरजमा 
करण्यासाठी जबाबदार असतील . 

( २) समुचित शासन, मुलाखत व त्यांच्या अनुभवाचे निर्धारण यावरून त्यांची क्षमता निर्धारित केल्यानंतर , प्रकल्पाकरिता सामाजिक 
परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे मूल्यमापन करण्याकरिता त्यांना अधिकारपत्र देईल आणि असे अधिकारपत्र दिलेले विद्यापीठांमधील व महाविद्यालयांमधील 
सामाजिक कार्य विभाग, विद्याशाखा, अशासकीय संघटना व व्यावसायिक संस्था यांची सूची तयार करील. 

( ३) समुचित शासन अभ्यासाकरिताचे प्रतिबाधित कुटुंबामागे सामाजिक परिणाम निर्धारण दर विनिर्दिष्ट करील. हे दर संपादन क्षेत्रामध्ये 
वाढ झाल्यास प्रत्येक २५० हेक्टरच्या अतिरिक्त संपादन क्षेत्रासाठी ५ टक्क्यांनी आणखी वाढविता येतील 

( ४ ) अर्ज मागवितेवेळी प्रतिबाधित कुटुंबामागे सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाकरिताचे दर अधिक संपादनाखालील क्षेत्राच्या टक्केवारीतील 
वाढ हेदेखील मागविता येतील . 

( ५ ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाकरिता अभिकरण म्हणून तज्ज्ञ संस्थांची निवड केल्यानंतर समुचित शासन प्रतिबाधित कुटुंबाच्या 
युनिटांवर आधारित सामाजिक परिणाम निर्धारणाकरिताचे शुल्क आणि भूमिसंपादनाचे क्षेत्र हेदेखील विनिर्दिष्ट करील . 

( ६ ) अधिकारपत्र दिलेले सामाजिक परिणाम निर्धारण अभिकरण व तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्था यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर राज्य शासन 
परस्पर संमत व्यवहार्य दर निश्चित करील. 

( ७) मागणीकी संस्था , वर उल्लेख केल्याप्रमाणे सामाजिक परिणाम निर्धारणाच्या शुल्कासाठीची आवश्यक रक्कम प्रस्तावासोबत समुचित 
शासनाकडे जमा करील. 

( ८ ) अभिकरण , सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी आपल्या कर्मचारीवर्गास पर्याप्त प्रशिक्षण देईल . 

( ९ ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभिकरणास बाधित क्षेत्रामध्ये घेण्यात येणाऱ्या सार्वजनिक सुनावणीस उपस्थित राहावे लागेल आणि 
अधिनियमाच्या कलम ७ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ गटाच्या बैठकींना ते उपस्थित राहील . 

( १० ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाच्या प्रक्रियेमध्ये पार पाडण्याच्या टप्प्यावर, पंचायत , ग्रामसभा, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिका 
यांच्या प्रतिनिधींना पुरेसे प्रतिनिधित्व देण्यात येईल . किमान दोन सदस्य हे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी असतील , यापैकी किमान एक 
सदस्य महिला असेल , तथापि, बाधित क्षेत्रांमधील संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा सरपंच किंवा नगरपरिषदेचा अध्यक्ष किंवा महानगरपालिकेचा 
महापौर यांना सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाच्या प्रक्रियेत प्रतिनिधीत्व दिले जाणार नाही. जेथे बाधित क्षेत्र हे , एकापेक्षा अधिक स्थानिक 
स्वराज्य संस्थांच्या अधिकारितेत येत असेल त्याबाबतीत, प्रत्येक स्थानिक संस्थेला वर नमूद केलेल्या रीतीने प्रतिनिधीत्व असेल . 

(११) अभिकरण कलम ४ च्या पोट कलम ( ४ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या बाबींबरोबरच सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालासोबत 
पुढील जोडपत्रे जोडील : 

( एक ) विस्थापित होण्याची शक्यता असलेल्या कुटुंबांची यादी , 
( दोन ) बाधित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची यादी , 
( तीन ) बाधित क्षेत्रातील धारण जमिनींची यादी , 
( चार ) बाधित क्षेत्रातील व्यवसायिकांची यादी, 
( पाच ) बाधित क्षेत्रातील भूमिहीन व्यक्तींची यादी, 
( सहा ) बाधित क्षेत्रातील अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती, अपंग व्यक्ती यांसारख्या वंचित गटांची यादी, 
( सात ) बाधित क्षेत्रातील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी , 
( आठ ) बाधित क्षेत्रातील, रोजगारासाठी अपेक्षित युवकांची यादी, 

( नऊ ) बाधित क्षेत्राची व बाधित कुटुंबांची सामाजिक - आर्थिक व सांस्कृतिक रूपरेखा. 
(१२ ) अभिकरण, बाधित कुटुंबांना शंभर टक्के प्रकल्प कक्षेत आणील . 


~ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १९ ३६ 


( १३ ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासामध्ये प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या जमिनीच्या बदल्यात द्यावयाची पर्यायी जमीन म्हणून , कोणत्याही 
परिस्थितीत वन जमिनीचा विचार केला जाणार नाही . 


५. सार्वजनिक सुनावणीशी संबंधीत कार्यपद्धतीः- ( १) जेव्हा जेव्हा अधिनियमाच्या कलम ४ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारण 
करणे आवश्यक असेल तेव्हा तेव्हा , अभिकरणाकडून प्रारूप सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवाल तयार करण्यात येईल . त्यावेळी 
समुचित शासन सार्वजनिक सुनावणीची वेळ, ठिकाण व दिनांक दर्शविणारी सूचना सुनावणीच्या पंधरा दिवसांपेक्षा कमी नसेल इतके दिवस अगोदर 
बाधित क्षेत्रामध्ये खप असलेल्या स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये देऊन तसेच, बाधित क्षेत्रातील काही ठळक ठिकाणी चिकटवून बाधित 
क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत व स्थानिक संस्थांमार्फत सार्वजनिक सुनावणी करील . 

२ ) बाधित क्षेत्रातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये आणि स्थानिक संस्थांमध्ये सार्वजनिक सुनावणी करण्यात येईल . 
( ३ ) सार्वजनिक सुनावणीचा दिनांक, वेळ व ठिकाण निवडताना बाधित कुटुंबांच्या सोयीच्या सर्वप्राथम्याने विचार केला जाईल. 
( ४ ) एकाच वेळी दोन सार्वजनिक सुनावण्या करण्यात येणार नाहीत . 

( ५ ) सर्व सार्वजनिक सुनावण्यांचे व्हिडिओ चित्रण व प्रति अनुलेखन करण्यात येईल . हे व्हिडिओ चित्रण व प्रति अनुलेखन अंतिम 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालासोबत सुपूर्द करण्यात येईल . 

(६ ) सार्वजनिक सुनावणीमध्ये बाधित कुटुंबांनी व्यक्त केलेली मते व सूचना नोंदवून ठेवण्यात येतील आणि सामाजिक परिणाम निर्धारण 
अहवालामध्ये त्या यथायोग्यपणे विचारात घेण्यात येतील. 

( ७ ) मागणीका संस्थेचे जबाबदार प्रतिनिधी, पदनिर्देशित केलेले भूसंपादन अधिकारी आणि पुनर्वसन व पुनर्स्थापना विभागाचे अधिकारी 
हे सार्वजनिक सुनावणीस उपस्थित राहतील आणि बाधित कुटुंबांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे व शंकांचेनिराकरण करतील. 

( ८ ) अशासकीय संघटनांच्या व प्रसारमाध्यमांच्या सदस्यांना सार्वजनिक सुनावणीस उपस्थित राहण्याची मुभा देण्यात येईल. 
( ९ ) सार्वजनिक सुनावणी स्थानिक भाषेतच करण्यात येईल . 

( १० ) सार्वजनिक सुनावणीच्या दिनांकाच्या आठ दिवस अगोदर बाधित क्षेत्रातील पंचायतीच्या सर्व सदस्यांना प्रारूप सामाजिक परिणाम 
निर्धारण अभ्यास अहवाल आणि सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजना यांचे वितरण करण्यात येईल . उक्त अहवालाच्या प्रती , सार्वजनिक 
सुनावणीच्या आठ दिवस अगोदर तहसीलदार , उप विभागीय दंडाधिकारी, गट विकास अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील 
ठेवण्यात येतील . अहवालाची एक प्रत मागणीका संस्थेस देखील देण्यात येईल. ज्या ज्या व्यक्तीने मागणी केली असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीला मागणी केल्यापासून दोन दिवसांच्या आत माहितीचा अधिकार कायदा , २००५ अन्वये नियम दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्याबाबत 
आकारणीयोग्य असलेले शुल्क आकारून ती प्रत उपलब्ध करून दिली जाईल . 

( ११) जर सार्वजनिक सुनावणीमध्ये त्या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या अनुचित कृत्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या गैरवर्तवणुकीमुळे अडथळा 
निर्माण झाला आणि त्यामुळे सार्वजनिक कायदा आणि सुव्यवस्था यामध्ये अडथळा निर्माण झाला, तर आणखी एक सार्वजनिक सुनावणी सात 
दिवसांनंतर घेण्यात येईल . जर दुसऱ्या वेळी देखील सार्वजनिक सुनावणीत अडथळा निर्माण झाला तर सार्वजनिक सुनावणी आयोजित करण्यात 
आल्याचे समजण्यात येईल . 

(१२ ) अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट -कलम ( १) खालील विचारविनिमय व सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास सुरू करण्याबाबत 
समुचित शासनाने काढावयाची अधिसूचना कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेल्या प्रशासकाकडून बाधित क्षेत्रांमध्ये खप असलेल्या 
स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये आणि बाधित क्षेत्रांमधील काही ठळक जागी लावून जाहीर नोटिशीद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येईल. 

( १३ ) कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये नियुक्त केलेला प्रशासक अभिकरणाने दिलेल्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास 
अहवालासह त्या सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचा संक्षिप्त गोषवारा तसेच, अभिकरणाने दिलेल्या सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन 
आराखड्यासह कलम ४ च्या पोट - कलम (६ ) मध्ये निर्दिष्ट केलेला सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन गोषवारा बाधित क्षेत्रांमध्ये खप असलेल्या , 
स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर करून तो प्रसिद्ध करण्यात येईल. 

६. मागणीका संस्थेचे म्हणणे ऐकून घेणे. - प्रशासकाने , प्रारूप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करून जिल्हाधिकाऱ्याला 
सादर करण्यापूर्वी तो प्रारूप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेवर तसेच कलम १६ च्या पोट- कलम ( ५ ) अन्वये करण्यात आलेल्या सार्वजनिक 
सुनावणीमध्ये उपस्थित केलेल्या दाव्यांवर व आक्षेपांवर हरकती घेण्याची व सूचना करण्याची संधी मागणीका संस्थेला देईल . मागणीकर्ती संस्था, 
प्रशासकाकडून प्रारूप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना प्राप्त झाल्यानंतर , पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत अशा हरकती व सूचना सादर 
करील. पंधरा दिवसांच्या कालावधीच्या आत अशा हरकती आल्या नाहीत तर, मागणीका संस्थेने प्रारूप योजना स्वीकारली असल्याचे गृहित 
धरले जाईल . 


. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


७. विविध शाखेतील तज्ज्ञ गट .- (१ ) राज्य शासन सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाचे मूल्यमापन करण्याकरिता विविध शाखेतील 
तज्ज्ञगटाची नेमणूक करील. हा तज्ज्ञ गट पुढील व्यक्तींचा मिळून बनलेला असेलः 

( क ) राज्य शासनाने नामनिर्देशित करावयाचे दोन अशासकीय समाजशास्त्रज्ञ , 


( ख ) ज्यांना सामाजिक परिणाम निर्धारण प्रक्रियेमध्ये प्रतिनिधीत्व देण्यात आलेले नसेल अशा ग्रामसभेच्या , पंचायतीच्या, नगरपरिषदेच्या 
अथवा महानगरपालिकेच्या सदस्यांमधून दोन प्रतिनिधी, यांपैकी किमान एक महिला प्रतिनिधी असेल , 

( ग ) ज्यांना पुनर्वसनाबाबतचे आकलन असेल आणि /किंवा ज्यांनी राज्याच्या पुनर्वसन धोरण निर्मितीमध्ये भरीव सहभाग दिलेला 
असेल अशा दोन व्यक्ती, 


( घ ) वन विभागाचे सचिव आणि ज्याच्या अधिकारितेमध्ये प्रकल्प येत आहे त्या विभागाचे सचिव , 

( ङ ) प्रकल्पाशी संबंधित क्षेत्रामधील अथवा त्या विषयामधील, कार्यकारी अभियंता पदाच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल असा 
तंत्रविषयक तज्ज्ञ . 


. 


( २) वन ( भूसंपादन ) विभागाचा सचिव हा , तज्ज्ञ गटाच्या सदस्यांमधून अध्यक्ष असेल. 

८. तज्ज्ञ गटाकडून सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवालाचे मूल्यमापन व त्यावरील विचार.- (१) कलम ७ च्या पोट- कलम ( ४ ) 
व (५ ) यांमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या तज्ज्ञ गटाच्या शिफारशी, बाधित क्षेत्रामध्ये खप असणाऱ्या स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये छापून 
प्रशासकाद्वारे बाधित क्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात येतील . आणि त्या राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावरही अपलोड करण्यात येईल . 

( २) ( एक ) कलम ८ च्या पोट-कलम (३) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे संपादन करण्यासाठी अशा क्षेत्राच्या शिफारशींवरील राज्य शासनाने 
घेतलेला निर्णय, बाधित क्षेत्रामध्ये खप असणाऱ्या स्थानिक भाषेतील दोन दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये छापून प्रशासकाद्वारे बाधित क्षेत्रामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
येईल आणि तो राज्य शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल . 


(दोन) या विषयांना अंतिम रूप मिळेपर्यंत आणि त्यानंतर, समुचित शासन उक्त मान्यताप्राप्त विद्यापीठामधील किंवा शासकीय महाविद्यालयातील 
सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र , अर्थशास्त्र यापैकी कोणत्याही विद्याशाखेस किंवा यशदाकिंवा कुंडल अॅकेडमी ऑफ डेव्हलपमेंट अॅडमिनिस्ट्रेशन 
( फॉरेस्ट ) यासारख्या शासकीय प्रशिक्षक संस्थांना निविदा न मागविता त्यांची सक्षमता लक्षात घेऊन सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी 
प्राधिकृती देता येईल. 


( तीन ) प्रत्येक बाधित कुटुंबामागे प्रत्येक अतिरिक्त २५० हेक्टरकरिता आधारित दर पाच टक्क्यांनी वाढवून निश्चित करता येतील. 


प्रकरण दोन 


संमती 


९ . संमतीची आवश्यकता.- (१ ) जमिनीचे संपादन खाजगी कंपन्यांकरिता असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी , कलम ( २ ) च्या पोट 
कलम (२ ) च्या तरतुदींनुसार संमती मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करील. 

( २ ) जिल्हाधिकारी संमती प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सर्व जमीन मालक अचूकरित्या निश्चित केले जाण्याकरिता, बाधित क्षेत्रांमधील 
जमिनीचे अधिकार हक्क , जमिनीचे दस्तऐवज व भूमी अभिलेख यासंबंधातील ठळक मुद्यांचे निराकरण करण्यासाठी उपाययोजना करील. या 
प्रयोजनार्थ, जिल्हाधिकारी एक विशेष मोहिमही हाती घेतील व पंचेचाळीस दिवसांच्या आत ते कार्य पूर्ण करतील . 

( ३ ) जिल्हाधिकारी उपरोक्त भूमी अभिलेख अचूक व अद्ययावत करण्याचे काम पूर्ण केल्यानंतर सामाजिक परिणाम निर्धारण अभिकरणाने तयार 
केलेल्या यादीवर विचारविनिमय केल्यानंतर, ज्यांची संमती मिळवणे आवश्यक असेल अशा सर्व बाधित जमीन मालकांची यादी तयार करील . 

( ४ ) ज्याच्या अधिकारीतेत बाधित क्षेत्र येते अशा महसूल मंडल अधिकाऱ्यांसमोर जमीन मालक आपली व्यक्तीगत संमती देईल. 

( ५ ) जमीन मालक जोडलेल्या नमुन्यात आपल्या शपथपत्राद्वारे लेखी संमती देईल व त्या शपथपत्रावर आपले छायाचित्र लावेल व तसेच 
आपल्या स्वाक्षरीस डिजिटल अंगठ्याचा ठसा उमटवेल व येत असल्यास स्वाक्षरी करेल . 


( ६ ) मागणीका संस्थेचे प्राधिकृत प्रतिनिधी, नमुना तीन मधील संमतीपत्रावर स्वाक्षरी करतील व संमती दिल्याबद्दलच्या अटी व शर्तीबाबतच्या 
आपल्या बांधिलकीसाठी मागणीका संस्थेची मोहोर उमटवतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


. 


( ७) ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, किंवा जिल्हापरिषद सदस्य किंवा पोलीस पाटील, ग्रामसेवक , नोटरी किंवा कोणताही 
शासकीय कर्मचारी ज्याने संमती दिली आहे अशा व्यक्तीला आपण ओळखत असल्याची साक्ष म्हणून त्या शपथपत्रावर स्वाक्षरी करील . 

( ८ ) पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यासाठी वाटाघाटीतून सहमती झालेल्या अटी आणि शर्ती संपादक संस्थेने अभिवचन दिलेली नुकसान 
भरपाई आणि उपशमन उपाययोजना उपस्थित असलेल्या सर्व जमीन मालकांना वाचून दाखविण्यात येईल . 

( ९ ) अशा मिळविलेल्या संमतीची प्रत ज्याने संमती दिली आहे अशा जमीन मालकाला आणि दुसरी प्रत मागणीका संस्थेकडे सुपूर्द 
करण्यात येईल . 


(१० ) सर्व व्यक्तिगत संमती घेण्याच्या कार्यपद्धतीचेव्हिडीओ चित्रण करण्यात येईल . 
( ११ ) एकाच जमिनीत हितसंबंधित असलेल्या सर्व व्यक्तींना एकाच नमुन्यात संमती देता येईल . 
(१२) एकाच व्यक्तीला आपल्याकडून संपादनाखालील वेगवेगळ्या जमिनींसाठी संमती देतांना वेगवेगळ्या नमुन्यांचा वापर करता येईल. 
(१३ ) वरील रितीने एकदा संमती दिल्यानंतर भूधारकास त्याने दिलेली संमती काढून घेता येणार नाही. 

(१४ ) संमतीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी या संमतीशी संबंधित तरतुदींचा स्थानिक भाषेत अनुवाद करण्यात येईल व त्याची प्रत , संमतीप्रक्रियेत 
उपस्थित असणाऱ्या प्रत्येक जमिनधारकांला देण्यात येईल किंवा अशिक्षित व्यक्तींच्या बाबतीत ती वाचून दाखविण्यात येईल. 

( १५ ) भारताच्या संविधानात नमूद पाचव्या परिशिष्टातील अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन मालकांची संमती घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची संमती प्राप्त 
करणे आवश्यक राहील . 


( १६ ) कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यापूर्वी संमती घेण्याची प्रक्रिया समाप्त करता येईल. 


प्रकरण तीन 


अधिसूचना व संपादन 
१०. (१) प्रारंभिक अधिसूचना. - कलम ११ च्या पोट - कलम (१) अन्वये काढलेली अधिसूचना ही बाधित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत 
कार्यालय व ग्राम महसूल अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात तशा आशयाच्या लेखी सूचनेला जोडून प्रसिद्ध करण्यात येईल. 

( २) कलम ११ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा शेवटचा दिनांक हा अशा प्रारंभिक अधिसूचनेचा 
प्रसिद्धीचा दिनांक असेल. 

( ३) कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर, जिल्हाधिकारी खाली विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे दोन 
महिन्यांच्या कालावधीच्या आत भूमी अभिलेखातील अद्ययावतीकरण हाती घेईल व ते कार्य पूर्ण करीलः 

( क ) मृत व्यक्तींच्या नोंदी वगळणे , 


( ख ) मृत 


व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसांच्या नोंदी करणे , 


(ग) जमिनीच्या हक्कांच्या नोंदणीकृत व्यवहार घडवून आणणे जसे की , विक्री , दानवाटणी इत्यादी नोंद केलेले व्यवहार लागू करणे , 
( घ ) जमिनीचे भूमी अभिलेखामधील गहाणाच्या सर्व नोंदी घेणे , 
( ङ ) घेतलेल्या कर्जाच्या पूर्ण परतफेडीबाबत कर्ज देणाऱ्या अभिकरणाने पत्र दिले असेल त्याबाबतीत गहाणाच्या नोंदी वगळणे , 

( च ) महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम , १९ ४८ चा ६७ याखालील जमिनीच्या कुळांच्या बाबतीत प्रक्रिया पूर्ण करणे व 
भूमी अभिलेखात आवश्यक त्या नोंदी घेणे , 

( छ ) सर्व प्रचलित वन कायद्यांच्या संबंधातील आवश्यक त्या नोंदी घेणे , 


( ज ) शासकीय जमिनीच्या बाबतीत आवश्यक त्या नोंदी घेणे , 


( झ ) भूमापन क्रमांकाचे उप विभागाचा अंमल देणे, 


( ) अद्ययावत जमीन महसुलासंबंधी आवश्यक त्या नोंदी घेणे , 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


( ट ) प्रचलित कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती संबंधातील प्रक्रिया पूर्ण करणे व अनुसूचित जमातीतील व्यक्तींच्या जमिनींच्या 
संबंधात आवश्यक त्या नोंदी घेणे , 

(ठ ) बाधित जमिनीतील सुविधांधिकारांत असलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी घेणे व त्या नोंदी अद्ययावत करणे , 
( ड ) जमिनीवरील झाडे, विहिरी इत्यादी सारख्या मत्तांच्या संबंधातील आवश्यक त्या नोंदी घेणे , 
( ढ) जमिनीच्या अकृषिक वापरा संबंधात आवश्यक त्या नोंदी घेणे , 
( ण ) जमिनीमधील बटाईदारांच्या संबंधातील आवश्यक त्या नोंदी घेणे , 


( त ) उभ्या किंवा पेरणी केलेल्या पिकांच्या संबंधातील आणि अशा पिकांच्या क्षेत्रा संबंधातील आवश्यक त्या नोंदी घेणे, 


( थ) भूमीसंपादन व पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यांसंबंधातील इतर कोणत्याही नोंदी घेणे किंवा त्यांचे अद्ययावतीकरण करणे , 

( द ) ताबा घेण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान हितसंबंधीत व्यक्तींनी केलेले कोणतेही अर्ज एकदा प्रारंभिक अधिसूचना काढल्यानंतर दाखल 
करून घेतले जाणार नाहीत . 


( ४ ) अधिनियमाच्या कलम २० अन्वये जमिनीची मोजणी करण्यासाठी उपग्रह किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रानिक आणि यांत्रिकी साधनाचा 
वापर करता येईल . 


( ५ ) ज्या ठिकाणी कुळाकडून कसल्या जाणाऱ्या जमिनीची खरेदी किंमत कृषी जमीन न्यायाधिकरणाकडून निश्चित करण्यात आलेली नसते 
आणि अशी जमीन संपादित होणार असेल तेव्हा मोबदल्याची रक्कम किंवा मोबदला कूळ आणि जमीन मालक यांच्यामध्ये ६० : ४० या प्रमाणात 
विभागणी करणे आवश्यक राहील . 


प्रकरण चार 


पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना 
११. प्रशासकाने पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करणे. (१) जिल्हाधिकाऱ्याने कलम ११ च्या पोटकलम (१) अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यावर पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासक हा स्वतः किंवा कोणत्याही शासकीय अधिकाऱ्याला प्राधिकृत करून किंवा 
कोणत्याही अभिकरणाला बाह्यसेवा तत्त्वावर काम नेमून देऊन त्याद्वारे बाधित कुटुंबाचे सर्वेक्षण करील आणि कलम ११ च्या पोट - कलम (१ ) 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीच्या आत त्या बाधित कुटुंबाची जनगणना करील. 

( २) प्रशासकाने अशा प्रकारे बाधित कुटुंबाच्या केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये आणि हाती घेतलेल्या त्यांच्या जनगणनेमध्ये, तो सामाजिक परिणाम 
निर्धारण अभ्यास अहवालाच्या आधारे आधारसामग्री गोळा करील तसेच, पंचायत व शासकीय अभिलेख या सारख्या दुय्यम स्त्रोतामधून आधारसामग्री 
गोळा करील आणि बाधित कुटुंबांच्या घरोघरी भेट देऊन आणि बाधित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत स्थळांना भेटी देऊन त्या आधारसामग्रीची 
पडताळणी करील. 


( ३) प्रशासकाने तयार केलेल्या प्रारूप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेमध्ये अधिनियमाच्या कलम १६ च्या पोट-कलम ( २ ) मध्ये नमूद 
केलेल्या तपशीला बरोबरच पुढील गोष्टीचाही समावेश असेलः 

( एक ) विस्थापित होण्याचा संभव असलेल्या कुटुंबांची यादी. 
(दोन ) बाधित क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांची यादी. 
( तीन ) बाधित क्षेत्रातील धारण जमिनींची यादी. 


( चार ) बाधित क्षेत्रातील व्यावसायिकांची यादी. 


( पाच ) बाधित क्षेत्रातील भूमिहीन व्यक्तींची यादी. 
( सहा ) बाधित क्षेत्रातील अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतील व्यक्ती, अपंग व्यक्ती यासारख्या वंचित गटांची यादी. 
( सात ) बाधित क्षेत्रातील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी. 
( आठ ) बाधित क्षेत्रातील , रोजगाराकरिता अपेक्षित युवकांची यादी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


९ 


( ४ ) प्रशासक , भविष्यात घेतल्या जाणाऱ्या हरकतीचे प्रमाण कमी करण्याच्या दृष्टीने शक्य तेथवर समावेशक व सविस्तर प्रारुप योजना 
तयार करण्याचा प्रयत्न करील. 


( ५ ) प्रशासक, बाधित क्षेत्रांमध्ये खप असलेल्या दोन स्थानिक दैनिक वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर नोटीस देऊन त्याद्वारे अधिनियमाच्या कलम १६ 
च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वये त्याने तयार केलेल्या प्रारुप योजनेबाबत लोकांना माहिती देईल. 


( ६ ) प्रशासक किंवा त्याने पदनिर्देशित केलेला अधिकारी , त्याला योग्य वाटेल अशा दिनांकास परंतु, कलम १६ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये त्याने 
तयार केलेली योजना प्रसिद्ध करण्याच्या पंधरा दिवस अगोदर बाधित क्षेत्रांमध्ये जाहीर सुनावणी घेईल . जाहीर सुनावणीच्या संबंधातील नियम ५ च्या 
तरतुदी, योग्य त्या फेरफारांसह , कलम १६ च्या पोट- कलम ( ५) च्या तरतुदींनुसार घ्यावयाच्या जाहीर सुनावणीस लागू होतील . 

१२. प्रशासकाचे अधिकार कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या . - प्रशासक पुढील अधिकारांचा वापर करील व कर्तव्ये पार पाडील, आणि जबाबदाऱ्या 
पार पाडील: 


( क ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासासाठी आधारसामग्री संकलित करणे व ती तयार करणे आणि सामाजिक परिणाम 
निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अभिकरणास ती आधारसामग्री उपलब्ध करून देणे , 


( ख ) जिल्ह्यातील सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास प्रक्रियेचे समन्वयन करणे, 


( ग ) बाधित क्षेत्रात कलम ४ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये राज्य शासनाने काढलेली अधिसूचना प्रसिद्ध करणे , 
( घ ) नियमांत तरतूद केलेल्या पद्धतीने सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचा सारांश प्रसिद्ध करणे , 
( ड ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास प्रक्रियेत जाहीर सुनावणीसाठी सूचना प्रसिद्ध करणे. 
( च ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास प्रक्रियेदरम्यान जाहीर सुनावणीस उपस्थित राहणे , 
( छ ) संबंधित बाधित कुटुंबांना व इतरांना प्रारुप सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवाल उपलब्ध करून देणे , 
( ज ) सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अहवालाचेनिर्धारण करणाऱ्या तज्ज्ञ गटाच्या बैठकींना उपस्थित राहणे , 


( झ ) बाधित क्षेत्रात, नियमांत तरतूद केलेल्या पद्धतीने तज्ज्ञ गटाच्या शिफारशी प्रसिद्ध करणे . 
( त्र) बाधित क्षेत्रात नियमांत तरतूद केलेल्या पद्धतीने भूमिसंपादनावरील समुचित शासनाचानिर्णय प्रसिद्ध करणे . 
( ट ) नियमांत तरतूद केलेल्या रीतीने व मुदतीच्या आत बाधित कुटुंबांचे सर्वेक्षण करणे व त्यांची जनगणना हाती घेणे , 
( ठ) प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करणे, 
(ड ) नियमांत तरतूद केलेल्या पद्धतीप्रमाणे प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेची लोकांना माहिती करून देणे . 
( ढ ) संबंधित व्यक्ती व प्राधिकारी यांना पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजन प्रारुप उपलब्ध करून देणे, 
( ण ) बाधित क्षेत्रांमध्ये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेवर जाहीर सुनावणी घेण्यासाठी सूचना देणे व त्या प्रसिद्ध करणे , 
( त ) बाधित क्षेत्रातील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना प्रारुपबाबत जाहीर सुनावण्या आयोजित करणे, 
( थ ) प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेवर सूचना व अभिप्राय देण्याची मागणीका संस्थेला संधी देणे, 
( द ) जिल्हाधिकाऱ्याला प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना सादर करणे, 
( ध) बाधित क्षेत्रात मान्य केलेली पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना प्रसिद्ध करणे, 
(न ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना निवाडा देताना जिल्हाधिकाऱ्याला मदत व सहकार्य करणे, 
( प ) पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या अभ्यासातील प्रगतीचे सनियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे , 
( फ ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यांच्या कार्यान्वयनोत्तर लेखापरिक्षणास सहकार्य करणे, 
( ब ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यासाठी करणे आवश्यक असलेले इतर कोणतेही काम. 


भाग चार - अ -१९६-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


१३ . मान्य केलेली पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना प्रसिद्ध करणे. (१) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना आयुक्त , बाधित क्षेत्रांमध्ये 
खप असणाऱ्या दोन स्थानिक दैनिक वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर नोटीस देऊन त्याद्वारे अधिनियमाच्या कलम १८ अन्वये त्याने अंतिम रुप दिलेल्या 
मान्यताप्राप्त पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजने विषयी लोकांना माहिती करून देईल . 


( २) मान्य केलेल्या योजनेच्या प्रती, संबंधित क्षेत्रामधील पंचायत , तहसीलदार , उपविभागीय दंडाधिकारी , जिल्हाधिकारी आणि प्रशासक 
यांच्या कार्यालयाना उपलब्ध करून देण्यात येतील . तसेच जो कोणी तशी मागणी करील त्याला ही माहितीचा अधिकार नियम , २००५ अन्वये 
दस्तऐवज उपलब्ध करून देण्यासाठी आकारणी योग्य असेल अशी फी आकारुन त्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात येतील . 


लेखी प्रत लावून 


१४ . जिल्हाधिकाऱ्याने घोषणा प्रसिद्ध करणे. ( १) जिल्हाधिकारी कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये घोषणा प्रसिद्ध करील 
जिल्हाधिकारी अशा घोषणेबरोबरच पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेचा सारांशही प्रसिद्ध करील. तथापि मागणीका संस्थेने भूमिसंपादन खर्चाबाबतची 
संपूर्ण रक्कम जमा केल्याशिवाय अशी कोणतीही घोषणा प्रसिद्ध करण्यात येणार नाही. 

( २ ) बाधित क्षेत्रामधील ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयाच्या आणि ग्रामीण महसूल अधिकारी व नागरी स्थानिक संस्था यांच्या कार्यालयाच्या 
फलकांवर अशा 

घोषणेची एक 

ती प्रसिद्ध करण्यात येईल . 
( ३ ) अशा प्रसिद्धीचा अंतिम दिनांक हा कलम १९ च्या पोट - कलम (१ ) खालील घोषणेच्या प्रसिद्धीचा दिनांक असेल . 

१५. भरपाईच्या ऐवजी जमीन देऊ करण्याच्या प्रकरणात अनुसरावयाची कार्यपद्धती:-(१ ) सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रशासक , 
लाभ मिळालेल्या क्षेत्रामधील जमिनीच्या संपादनाच्या प्रयोजनार्थ या नियमांना जोडलेल्या जोडपत्र - एक मध्ये 

नमूद 

केलेले टप्पे लागू केल्यानंतर 
उपलब्ध होऊ शकेल अशा प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील पर्याप्त जमिनीच्या शक्यतेचा विचार करील. लाभक्षेत्रात पुरेशी जमीन उपलब्ध आहे अशी 
जर प्रशासकाची खात्री पटली तर, तो प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रामधील जमीन संपादन करण्याच्या प्रयोजनार्थ, अशा प्रकल्पास लागू होण्यासाठी 
जोडपत्र -एक मध्ये नमूद केलेल्या टप्प्यांपैकी एक टप्पा निश्चित करील . 


( २) बाधित क्षेत्रातील शेतजमीनीची मालकी असलेले आणि ज्यांची जमीन संपादित करण्यात आली आहे किंवा जमिनीचे संपादन केल्याच्या 
परिणामी ज्यांचे सीमांतिक शेतकऱ्याच्याकिंवा भूमिहीनाच्या दर्जात रुपांतर झालेले आहे, असे प्रत्येक बाधित कुटुंब संपादित केलेल्या जमिनीबद्दल 
द्यावयाच्या भरपाईऐवजी लाभक्षेत्रातील जमिनीच्या बदल्यात जमीन मिळण्यास आणि अशा बाधित व्यक्तीची अशी भरपाई देण्याच्या वेळी जमिनीच्या 
संपादनाच्या प्रमाणशीर प्रशासकीय खर्चासह , जमिनीचे मूल्य, भोगवटा मूल्यापोटी जिल्हाधिकाऱ्याकडे जमा करावयाची रक्कम देण्यास पात्र आहे , 
अशी प्रत्येक बाधित कुटुंबाला नमुना- चार मध्ये नोटीस देण्यात येईल . 

( ३ ) भरपाईचे प्रदान करतेवेळी बाधित व्यक्तीकडून जमा करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या भोगवटा मूल्याची रक्कम प्रशासकाच्या नावे 
स्वतंत्र खात्यात जमा करण्यात यावी . 


( ४ ) नोटीस मिळाल्यानंतर जमीन मिळण्यासाठी पात्र असलेली बाधित व्यक्ती संपादित केलेल्या जमिनीच्या भरपाई ऐवजी त्या जमिनीच्या 
बदल्यात जमीन स्वीकारण्यास तयार आहे असे प्रशासकाला लेखी कळवील अशी तयारी नमुना-पाच मध्ये कळविण्यात येईल . 

( ५ ) ज्या व्यक्तींनी जमीन स्वीकारण्याची तयारी दर्शविली आहे, त्या व्यक्तींची नावे नमुना- सहा मधील नोंदवहीत ठेवण्यात येतील. 
प्रशासकाच्या कर्मचारी वर्गाकडून जनगणनेचा नमुना भरण्यात येईल. आणि उक्त नमुना-सहा वर प्रकल्पबाधित व्यक्तींची स्वाक्षरी घेण्यात येईल . 

( ६) नोटीस मिळाल्यानंतर जी बाधित व्यक्ती जमीन मान्य करण्यास पात्र आहे पण जमिनी / जमीन स्वीकारण्यास तयार नाहीत अशी 
व्यक्ती जमिनी / जमीन स्वीकारण्यास तयार नाही असे नमुना-सात मध्ये प्रशासकाला लेखी कळवील. लेखी स्वरुपातील अशी तयारी मिळाल्यानंतरच 
बाधित व्यक्तींना संपादित केलेल्या जमिनीसाठी भरपाईच्या रकमेचे प्रदान करण्यात येईल आणि जमिनीसाठी जमीन मिळण्यासंबंधीची तिचीकिंवा 
तिच्या वारसांची आणखी कोणतीही विनंती नंतरच्या कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही . 


( ७ ) बाधित कुटुंबाला जमिनीसाठी जमिनीचेनियतवाटप करतेवेळी संपादनापूर्वी बाधित कुटुंबाने ज्या भोगवटा दर्जाची जमीन धारण केलेली 
असेल त्याच भोगवटा दर्जाची जमीन देण्यात यावीः 


परंतु, जर वाटपग्राही हा जमिनीचा भोगवटादार वर्ग- दोन मध्ये मोडत असेल तर तो जमिनीचे रुपांतरण करून घेण्यास हक्कदार होईल 
आणि अशा वाटपग्राहीला पर्यायी जमिनीचे नियतवाटप केले असेल तेव्हा तो दहा वर्षांच्या कालावधींनतर राज्य शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट 
केलेले असेल असे पट्टामूल्य भरल्यावर ती जमीन भोगवटादार वर्ग- एक मध्ये समाविष्ट करून घेण्यास हक्कदार असेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १९ ३६ 


११ 


. 


. 


१६. वर्षासन किवा रोजगाराचा पर्याय.- (१) राज्य शासनाचे विभाग , सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानप्राप्त 
संस्था व महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६० (१९ ६१ चा महा. २४ ) याच्या कलम ७३ ( अ) खाली विनिर्दिष्ट केलेल्या सहकारी संस्था यांच्या 
आस्थापनांमधील गट क व गट ड संवर्गातील पदसंख्येच्या किंवा त्यास समतुल्य असलेल्या तांत्रिकेतर किंवा तांत्रिक कर्मचारी वर्गाच्या 
एकूण संख्येच्या पाच टक्यांपेक्षा कमी नसेल इतक्या , रोजगाराची प्रकल्पबाधित व्यक्तींच्या नाम निर्देशित व्यक्तींकरिता तरतुद करील. 

( २ ) राज्य शासनाकडून अनुरुप हिश्याच्या अंशदानाच्या स्वरुपात सहाय्य घेण्याऱ्या लाभार्थी व्यक्ती , संस्था, कंपन्या, कारखाने , साखर - कारखाने, 
सूत गिरण्या, आपल्या गट क आणि गट ड संवर्गातील पदसंख्येच्या किंवा त्यास समतूल्य असलेल्या तांत्रिकेतर किंवा तांत्रिक कर्मचारी वर्गाच्या 
एकूण संख्येच्या पाच टक्क्यांपेक्षा कमी नसेल इतक्या रोजगाराची प्रकल्पाबाधित व्यक्तींच्या नामनिर्देशित व्यक्तींकरिता तरतूद 

करील: 
परंतु, उपरोक्त प्राथम्य हे, खुल्या व विभिन्न आरक्षण प्रवर्गामध्ये यथाप्रमाण पसंतीक्रम पद्धतीने देण्यात येईल . 

( ३ ) प्रकल्पबाधित व्यक्ती प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या उमेदवाराची नियुक्ती ही , गट क आणि गट ड मधील रिक्त जागांवर पाच 
टक्यांचा प्राथम्य कोट्यामधून आणि नियुक्ती करणाऱ्या प्राधिकरणाकडून जाहिरात देऊन करण्यात येईल. अशा नियुक्त्या ह्या उक्त पदांच्या 
सेवाप्रवेश नियमानुसार व स्पर्धात्मक परीक्षा कोणतीही असल्यास तिच्यामधील गुणवत्तेच्या आधारे उमेदवारांची योग्य योग्यता पडताळून पाहिल्यानंतर 
काटेकोरपणे करण्यात येतील . 

( ४ ) प्रकल्पबाधित व्यक्तींची नियुक्ती प्राथम्य कोट्यामधून करण्यात येईल, तेव्हा तिचे मूळ प्रकल्पबाधित व्यक्ती प्रमाणपत्र ते देणाऱ्या 
प्राधिकाऱ्याकडे पुष्टी करण्यासाठी पाठवण्यात येईल. प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याचे पुष्टिपत्र मिळाल्यानंतरच अशा व्यक्तींची नियुक्ती कायम 
करण्यात येईल . प्रमाणपत्र देणारा प्राधिकारी नोंदवहीत नोंद घेईल आणि प्रमाणपत्राची पडताळणी केली आणि ते वैध असल्याचे आढळले असे 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास कळवील आणि त्यावर रद्द असा शिक्का मारून ते मूळ प्रमाणपत्र त्यांच्याकडे ठेवील . 

( ५ ) रोजगार किंवा वर्षासनाची रक्कम या ऐवजी प्रत्येक बाधित कुटुंबास रुपये पाच लाखाचे एक रकमी प्रदान हा पर्याय स्वीकारणाऱ्या 
व्यक्तीस उक्त पाच टक्क्यांच्या प्राथम्य कोट्यामधून रोजगारासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्ती प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


( ६ ) मागणीकर्ती संस्था , अशा बाधित व्यक्तींना योग्य ती नोकरी मिळणे शक्य व्हावे, यासाठी त्यांच्याकरिता प्रशिक्षण सुविधांची 
व्यवस्था करील. 


( ७ ) मागणीकर्ती संस्था , अशा बाधित व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी उद्योजकता, तांत्रिक व व्यावसायीक कौशल्याच्या विकासाकरिता 
आवश्यक त्या प्रशिक्षण सुविधा पुरवील. 

( ८ ) सिंचन प्रकल्पाच्या बाबतीत, अधिनियमासोबत जोडलेल्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार पायाभूत सुविधांची व किमान मूलभूत सोयी 
सुविधांची परिपूर्ती करून त्या , स्थानिक संस्थाकडे हस्तांतरित केलेल्या असल्याशिवाय आणि पात्र व इच्छुक असलेल्या प्रकल्पबाधित व्यक्तीना 
जमिनीच्या बदल्यात जमिनीचे वाटप करण्यात आल्याशिवाय प्रशासक संपादन कर्त्या संस्थेस घळभरणीसाठी ( गॉर्जफिलिंग) परवानगी देणार नाही . 


. 


प्रकरण पाच 


पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
१७. पुनर्वसन व पुनर्स्थापना विषयक घटक .- ( १) ज्या प्रकल्पांच्या संबंधात अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) खालील 
प्रारंभिक अधिसूचना काढण्यात आली असेल अशा प्रकल्पातील बाधित कुटुंबेच केवळ अधिनियमाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीनुसार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून विचार केला जाण्यासाठी पात्र ठरतील . 

भूमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या प्रारंभापूर्वी महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९८६ ( १९ ८९ चा महा . ३२) आणि त्याद्वारे निरसित करण्यात आलेला 
महाराष्ट्र प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या व्यक्तीची पुनर्स्थापना अधिनियम, १९ ७६ ( १९ ७६ चा महा . ४१ ) यांच्या तरतुदी आणि ज्याद्वारे १९ ८६ 
च्या उक्त अधिनियमास निरसित करण्यात आले त्या महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ ( २००१ चा महा. ११ ) यांच्या 
तरतुदी ज्यांना 

लागू 

असतील अशी प्रकल्पबाधित कुटुंबे, अधिनियमाच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या अनुसूचीनुसार पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीचे घटक म्हणून 
विचार केला जाण्यासाठी पात्र ठरणार नाहीत . 


( २) नागरीकरणाच्या प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करण्यात आली असेल तेव्हा विकसित जमिनीच्या २० % इतकी जमीन देऊ करतेवेळी त्याबाबतीत 
पायाभूत सुविधांच्या घटकांकरिता वापरण्यात येणारी जमीन ही , विकसित जमिनीच्या २०% ची गणना करताना विचारात घेतली जाणार नाही. 


भाग चार - अ -१९६-२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


( ३ ) ( अ ) जर नागरीकरणासाठी जमिनीचे संपादन करण्यात आले तर विकसित जमिनीच्या २० % जमीन आरक्षित ठेवावी व सदर 
जमिनीच्या संपादनाच्या खर्चाएवढी रक्कम आणि विकासासाठी लागणारा खर्च यास देवू करण्यात यावी. 

( ब ) आरक्षित ठेवावयाची किंवा भूधारकांना देवू करावयाची निव्वळ जमीन विकसीत जमिनीच्या २० % असेल . 

स्पष्टीकरण. - या पोटकलमासाठी “विकसित जमीन ” ही संज्ञा म्हणजे एकूण विकसित जमिनीची परीगणना केल्यानंतर शिल्लक राहीलेल्या 
जमिनीमधून अनागरीकरणासाठी संपादीत केलेली जमीन वजा जाता शिल्लक राहीलेली जमीन आणि “ एकुण विकसित जमीन ” ही संज्ञा म्हणजे 
एकूण परीगणीत केलेल्या संपादित जमिनीमधून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी व मोकळ्या जागांच्या विकासाकरिता आवश्यक असणारी जमीन 
वजाजाता शिल्लक राहीलेली जमीन . 

( क ) अशा प्रकारची विकसित जमीन, रास्त नुकसानभरपाईचा अधिकार आणि भूमीसंपादनामध्ये पारदर्शकता, पुनर्वसन व पुनःस्थापना 
अधिनियम, २०१३ च्या तरतूदीनुसार भूमीसंपादनाची किंमत व संपादन संस्थेच्या निकषानुसार २० % जमिनीच्या विकासासाठी झालेला खर्च वसूल 
करुन वाटप केली जाईल . 

( ४ ) ज्यामध्ये अनुसूचीत जातींच्या व अनुसूचीत जमातीच्या कुटुंबाचे अनैच्छिकपणे विस्थापन होत असेल अशा, मागणीका संस्थेच्या 
वतीने जमीन संपादन करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या बाबतीत , राज्य शासन, राज्याच्या संबंधित सामाजिक न्याय विभागाशी आणि त्या क्षेत्रातील 
ग्रामपंचायती व नागरी स्थानिक संस्थाशी विचारविनिमय करून विकास आराखडा तयार करील . उक्त आराखड्यास ग्राम सभेची किंवा पंचायतीची 
किंवा नागरी स्थानिक संस्थांची संमती मिळवण्याच्या वेळी ग्रामसभेमध्ये तो वाचून दाखवण्यात येईल व त्यावर चर्चा करण्यात येईल . 

( ५ ) कलम २१ अनुसार संपादित करावयाच्या जमिनीमध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्तींचे दावे मागवतेवेळी जिल्हाधिकारी मागणीका 
संस्थेला नोटीस देईल. मागणीका संस्थेस संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीच्या भरपाईच्या रकमेबाबत तसेच संपादित करण्यात येणाऱ्या त्या 
जमिनीच्या बाजारमूल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्याकडे आपले मत व्यक्त करता येईल . 

( ६ ) भूसंपादन अधिनियम कलम २६ (१ ) ( अ ) अन्वये जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करताना भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेले बाजारमूल्य लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तथापि , महाराष्ट्रातील जमिनीबाबत जमिनीचे बाजारमूल्य निश्चित करताना मुंबई मुद्रांक 
(मिळकतीचे वास्तविक मूल्य निश्चित करणे ) नियम, १ ९९ ५ जे महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १९ ५८ मधील तरतुदीखाली तयार करण्यात आलेले 

ते लागू 

होतील . 


आहेत , 


प्रकरण सहा 


भूसंपादन निवाडे व त्याबाबतचे वित्तीय अधिकार 
१८. (१) द्यावयाची भरपाईची रक्कम ही, चार कोटी रुपयांपेक्षा कमी असेल तर उप जिल्हाधिकारी ( भूमि संपादन ) किंवा यथास्थिती 
उप विभागीय अधिकारी, अधिनियमाच्या कलम २३ अन्वये निवाडा घोषित करील . 

( २ ) द्यावयाची भरपाईची रक्कम ही , चार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल व दहा कोटी रूपयांपेक्षा कमी असेल तर , जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
निवाडा घोषित करील . 

( ३) द्यावयाची भरपाईची रक्कम ही , दहा कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर जिल्हाधिकारी, संबंधित महसुली विभागाच्या विभागीय 
आयुक्तांची पूर्व मान्यता घेईल आणि त्यांनतरच निवाडा घोषित करील. 

( ४ ) वरील उप - नियम (५ ), ( ६) व ( ७) या मध्ये उप जिल्हाधिकारी ( भूमि संपादन) किंवा उप विभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी 
यांकरिता विनिर्दिष्ट केलेली प्राधिकृत आर्थिक मर्यादा प्रत्येक वर्षाच्या १ जानेवारी रोजी आपोआप दहा टक्क्यांनी वाढविण्यात येईल. 

( ५ ) संपादित करण्यात येणारी जमीन ही नगर परिषद क्षेत्राच्या किंवा महानगरपालिका क्षेत्राच्या हद्दीच्या बाहेर स्थित असेल तर अधिनियमाच्या 
कलम २६ च्या पोट -कलम (१) अनुसार गणना केलेले बाजार मूल्य राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या घटकांच्या पटीत वाढवण्यात येईल. 

( ६ ) कलम ३३ च्या पोट -कलम (१) खालील निवाड्यामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्त्यांच्या परिणामी, एखाद्या व्यक्तीस कोणतीही 
अतिरिक्त रक्कम दिली गेली असल्याचे आणि तिला देण्यात आलेली उक्त अतिरिक्त रक्कम परत करण्यास तिने नकार दिला असल्याचेसिद्ध 
झाले असेल त्याबाबतीत ती रक्कम तिच्या कडून 

जमीन महसुलाच्या थकबाकीप्रमाणे 

वसूल करण्यात येईल . 
( ७ ) कोणत्याही भूमि संपादनाच्या कार्यवाहीस तातडीच्या भूमिसंपादनाबाबतचे कलम लागू करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी राज्य शासनाची पूर्व 
मंजुरी घेईल . 

( ८ ) खाजगी कंपनीने जमीन मालकाशी खाजगीरीत्या वाटाघाटी करून १००० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन खरेदी केली असेल त्याबाबतीत, या 
नियमांखालील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यांच्याशी संबंधित तरतुदी ह्या ग्रामीण क्षेत्रामध्ये किंवा नागरी क्षेत्रामध्ये लागू 

असतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १९ ३६ 


१३ 


प्रकरण सात 


. 


भूमिसंपादन अधिनियम, १८ ९ ४ अन्वये सुरू झालेली भूमिसंपादन कार्यवाही व पूर्वीचे कायदे 
१ ९. भूमिसंपादन अधिनियम, १८ ९ ४ अन्वये सुरु झालेली भूमिसंपादन कार्यवाहीः- (१) भूमिसंपादन अधिनियम, १८ ९ ४ (१८ ९ ४ 
चा १) याच्या कलम ४ च्या पोट कलम (१) खालील अधिसूचना ३१ डिसेंबर २०१३ पूर्वी काढण्यात आली असेल आणि उक्त भूमिसंपादन 
अधिनियम, १८ ९ ४ (१८ ९ ४ चा १) याच्या कलम ११ खालील निवाड दिनांक ३१ डिसेंबर २०१३ पूर्वी तयार करण्यात आला नसेल तेव्हा 
त्याबाबतीतील कोणतीही कार्यवाही भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याची कलमे २६ ते ३० या मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

( २) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १ ९ ६१ , (१ ९ ६२ चा ३) याच्या प्रकरण सहा खालील अधिसूचना ३१ डिसेंबर २०१३ पूर्वी 
प्रसिध्द करण्यात आली असेल आणि त्या दिनाकांपूर्वी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये भूमिसंपादनाबाबतचा निवाडा देण्यात आलेला 
नसेल तेव्हा त्याबाबतीतील कोणतीही कार्यवाही, भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याची कलमे २६ ते ३० या मध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 

(३ ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ ( १९ ६६ चा महा ३७ ) अनुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन राखून ठेवण्यात 
आली असेल, आणि भूमिसंपादन अधिनियम, १८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा १) याच्या कलम ६ च्या पोट- कलम ( १) खालील घोषणा ३१ डिसेंबर, २०१३ पूर्वी 
करण्यात आली असेल आणि भूमिसंपादन अधिनियम, १८ ९ ४ (१८ ९ ४ चा १) याच्या कलम ११ खालील निवाडा ३१ डिसेंबर, २०१३ पूर्वी घोषित 
करण्यात आला नसेल तेव्हा त्याबाबतीतील कार्यवाही ही भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) याची कलमे २६ ते ३० यामध्ये दिलेल्या सूत्रानुसार पुढे चालू ठेवण्यात येईल . 


प्रकरण आठ 


पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समिती आणि राज्य संनियत्रण समिती 
२०. प्रकल्प स्तरावर पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समिती गठित करणे. (१) राज्य शासन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेच्या अंमलबजावणीचे 
संनियंत्रण करण्याकरिता व तिच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याकरिता आणि ग्रामीण क्षेत्रांमधील ग्रामसभेशी आणि नागरी क्षेत्रांमधील नगर परिषदेशी 
विचार विनिमय करून अंमलबजावणीनंतरचे सामाजिक परीक्षण पार पाडण्याकरिता प्रकल्पस्तरावर पुनर्वसन व पुनर्स्थापना समिती गठित करील. 

( २) प्रशासकाकडून प्रारुप पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना तयार करण्यात येईल तेव्हा समिती त्याबाबतची बैठक घेईल. समिती, योजनेवर 
चर्चा करील आणि सूचना व शिफारशी करील . 

त्यानंतर यापुढच्या बैठकीमध्ये पुनर्वसाहतीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत समितीची महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यात येईल आणि त्यामध्ये 
अंमलबजावणीनंतरच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहत याबाबतच्या प्रगतीवर चर्चा करण्यात येईल . 

( ३ ) अंमलबजावणीनंतरच्या सामाजिक लेखापरीक्षणावरील चर्चा करण्याच्या प्रयोजनार्थ, समितीची तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेण्यात येईल . 
( ४ ) राज्य शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या दराने समितीच्या सदस्यांना प्रवास भत्ता मिळेल. 

( ५ ) जर समितीची इच्छा असेल तर तिला बाधित क्षेत्राला भेट देता येईल आणि बाधित कुटुंबांशी चर्चा करता येईल, तसेच पुनर्स्थापना 
प्रक्रियेचे संनियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने पुनर्स्थापना क्षेत्रांना स्थळ भेटी देता येतील . 

२१ . राज्य संनियंत्रण समिती गठित करणे:-( १) राज्य शासन अधिनियमाखालील पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजना किंवा आराखडे 
यांच्या अंमलबजावणी आढावा घेण्यासाठी व त्यांचे संनियंत्रण करण्यासाठी राज्य संनियंत्रण समिती घटित करील . 

( २) प्रकल्पाकरिता पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी व तिचे संनियंत्रण करण्यासाठी , संनियंत्रण 
समिती ही , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना आयुक्ताने कलम १८ अन्वये मान्यता दिलेल्या पुनर्वसन व पुनर्स्थापना योजनेच्या प्रसिद्धीपासून एका महिन्याच्या 
आत आपली पहिली बैठक घेईल आणि त्यानंतर राज्य संनियंत्रण समितीच्या पुढील बैठकी सहा महिन्यानंतर घेण्यात येतील जर समितीची इच्छा 
असेल तर तिला सहा महिन्यांच्या कालावधी पूर्वीही आपली बैठक घेता येईल . 

( ३ ) तज्ञांना देय असलेले भत्ते , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना आयुक्ताच्या भत्त्यांप्रमाणेच असतील . 


राज्य 


प्रकरण नऊ 


भूमिसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण 
२२. भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण :-(१) राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, राज्याच्या प्रत्येक महसूल 
विभागातील भूमिसंपादनाच्या संबंधातील विवाद तातडीने निकालात काढण्याच्या प्रयोजनार्थ, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरण स्थापन 
करील. आणि त्या विभागाच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी त्याचे कार्यस्थान असेल . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


( २ ) राज्य शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार उक्त प्राधिकरणे कार्य करतील. 
( ३) उक्त प्राधिकरणाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याची राज्य शासनाकडून राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे नियुक्ती केली जाईल . 

( ४ ) राज्याच्या महसूल विभागातील तहसीलदाराच्या दर्जाचा एक निबंधक असेल आणि राज्य शासनाच्या महसूल विभागासह शासकीय 
कर्मचाऱ्याच्या वेगवेगळ्या संवर्गातून नियुक्त करावयाचे अव्वल कारकून दर्जाचे दोन कर्मचारी, एक लघुलेखक, चार लिपीक, एक वाहन चालक 
व तीन चपराशी यासह इतर कर्मचारीवर्ग असेल . 

( ५ ) उक्त प्राधिकरणाचा निबंधक आणि इतर अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते हे त्यांच्या मूळ विभागांमध्ये त्यांना मिळत 
असलेल्या वेतन व भत्त्याप्रमाणेच असतील आणि त्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या ( त्यामध्ये श्रेणी वेतन अंतर्भूत आहे ) दहा टक्के एवढ्या दराने 
प्रतिनियुक्ती भत्ता देण्यात येईल . त्यांच्या सेवाशर्ती ह्या, महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार त्यांना लागू असलेल्या सेवाशर्तीप्रमाणेच असतील. 
( ६ ) उक्त प्राधिकरणाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यास पुढे विहित केल्याप्रमाणे वेतन मिळेलः 
( अ ) जर तो सेवेत असलेला जिल्हा न्यायाधीश असेल तर शासकीय सेवेतील त्यांचे अंतिम वेतन अधिक 

मूळ 

वेतनाच्या 
( त्यामध्ये श्रेणी वेतन अंतर्भूत आहे ) दहा टक्के प्रतिनियुक्ती भत्ता, 

( ब ) जर तो सेवेत असलेला जिल्हा न्यायाधीश नसेल तर जिल्हा न्यायाधीशाच्या वेतनमानात आणि मूळ वेतनाच्या (त्यामध्ये 
श्रेणी वेतन अंतर्भूत आहे ) दहा टक्के प्रतिनियुक्ती भत्ता 

( क ) निवृतिवेतन विषयक लाभ उपदान व इतर सेवानिवृत्ती विषयक लाभ हे त्यांना लागू असलेल्या संबंधित नियमांनुसार पीठासीन 
अधिकाऱ्याला लागू असतील. 

२३. भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाच्या आस्थापनेचा अधिकार. - खोटा दावा करून किंवा कपटपूर्ण रितीने कोणताही 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना विषयक लाभ मिळवलेला असेल त्याबाबतीत भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्राधिकरणाच्या आस्थापनेला दिवाणी न्यायालयाचा 
अधिकार असेल . उक्त लाभ आर्थिक स्वरुपात मिळवलेले असतील तर राज्य शासनाकडून जमीन 

म्हणून 

केले 
जाण्यास पात्र असतील आणि जर उक्त लाभ हे जमीन व घरे यांच्या स्वरुपात मिळवलेले असतील तर त्या अपकर्त्यास त्या जमिनीतून व घरांतून 
बेदखल करून वसूल केले जाण्यास पात्र असतील , अशा प्रकारे रिकामी केलेली जमीन व घरे ही केवळ त्याच प्रकल्पातील बाधित व्यक्तींच्या 
पुनर्वसनाकरिता व पुनर्वसाहतीकरिता वापरण्यात येतील आणि ती अन्य कोणत्याही प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणार नाहीत. 


. 


महसूलाची थकबाकी 


ते लाभ वसूल 


प्रकरण दहा 


विनावापर जमीन परत करणे. 


२४. मूळ जमीन मालकाला जमीन परत करणे :-(१) सदर कायद्यांतर्गत संपादित करण्यात आलेली कोणतीही जमीन संपादक 
संस्थेने ताबा घेतल्यापासून ५ वर्षाच्या कालावधीकरिता विनावापर राहिली असेल तर समुचित शासन संपादक संस्थेला त्या जमिनीचा ताबा 
समुचित शासनाकडे हस्तांतरित करण्याबाबत नोटीस बजावेल . 

( २) वरीलप्रमाणे जमिनीचा ताबा हस्तांतरित झाल्यानंतर, समुचित शासन या जमिनीची एखाद्या सार्वजनिक हेतुसाठी किंवा एखाद्या सार्वजनिक 
प्रकल्पासाठी आवश्यकता आहे किंवा कसे याबाबत शासनाच्या सर्व विभागांना / सार्वजनिक संस्थांना विचारणा करण्याबाबतची एक महिन्याच्या 
कालावधीची नोटीस बजावेल . 

( ३ ) जर पूर्ण अर्थसंकल्पीय तरतूद केलेली असेल आणि सक्षम प्राधिकरणाने प्रशासकीय मंजुरी दिली असेल तरच राज्य किंवा केंद्र शासन 
किंवा शासकीय संस्था / प्राधिकरण यांचा विनावापर राहिलेल्या जमिनीवरचा दावा विचारात घेतला जाईल . 

( ४ ) जर उपनियम ( २) आणि ( ३ ) यांची अंमलबजावणी झाली तर समुचित शासन राज्य शासनाचेविभाग / केंद्र शासन / सार्वजनिक 
प्राधिकरण यांना सदरची जमीन प्रदान करू शकेल. 

( ५ ) जर राज्य शासनाचेविभाग किंवा केंद्र शासन किंवा सार्वजनिक प्राधिकरण यांनी या जमिनी संदर्भात विनंती केल्यास , अशी जमीन मूळ 
भूधारक किंवा भूधारकांना किंवा त्यांचे कायदेशीर वारस यांचेकडून मूळ मालकांना निवाड्याच्या वेळी अदा केलेली रक्कम अधिक त्या रकमेवरील 
राष्ट्रीयकृत बँकेच्या वेळोवेळीच्या व्याजदराने ताबा दिनांकापासून सरळ व्याज पद्धतीने व्याज आकारणी करून समुचित शासनाच्या लेखी आदेशान्वये 
सर्व बोजा विरहीत जमीन परत करण्यात येईल . 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


१५ 


नमुना एक 


[नियम ३ ( ३ ) पहा ] 


सामाजिक परिणाम निर्धारण अहवाल 


भाग क्र . सामाजिक परिणाम निर्धारणाव्दारे समाविष्ट करावयाचे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक या निष्कषांची यादीः 


प्रकल्प क्षेत्रातील लोकसंख्येचे तपशील 


• वय , लिंग, जात , धर्म 


• साक्षरता, आरोग्य व पोषण विषयक दर्जा, दारिद्र्यरेषा 


" 


• महिला दुर्बल गट , बालक, वयस्क महिला कुटुंब प्रमुख यांना वेगवेगळ्या रितीने सशक्त बनविणे 
• नातेसंबंधाचे स्वरुप व कुटुंबातील महिलांची भूमिका 
• सामाजिक व सांस्कृतिक संघटना 


• प्रशासकीय संघटना 


राजकीय संघटना 


नागरी समाज संघटना व सामाजिक चळवळ 


• जमिनीचा वापर व उपजीविका 


कृषि व कृषीतर वापर 
जमीन मृदा, पाणी, झाडे इत्यादींचा दर्जा 


• पशुधन 


• औपचारिक व अनौपचारिक कामे व रोजगार 


कामगार व महिलांच्या कामाचे कौटुंबिक विभाग 


स्थलांतर 


कौटुंबिक उत्पन्न स्तर 


. उपजीविका प्राधान्य 


• अन्न सुरक्षा 


स्थानिक अर्थविषयक कार्य 


औपचारीक व अनौपचारीक स्थानिक उद्योग 


प्रत उपागमन 


मजुरी दर 


स्थानिक उपजीविकेत योगदान देणाऱ्या घटकांमध्ये विशेष उपजीविका कार्यातील महिलांचा सहभाग 


नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे उपागमन 


• सामाईक मालमत्तेची साधने 


खाजगी मालमत्ता 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


• सिंचन सुविधा 


. बाजारपेठांची उपागमन 


पर्यटन स्थळे 


• उपजीविका प्रचालन कार्यक्रम 


सहकारी व इतर उपजीविकेशी संबंधित संघ,निर्वाह पर्यावरणाचा दर्जा 


• बोध, सौदर्यविषयक दर्जा, ओढ व आकांक्षा 


वसाहत आकृतीबंध 


घरे 


सामाजिक व नागरी अवकाश 


धार्मिक स्थळे व सांस्कृतिक अर्थ 
• भौतिक पायाभूत सुविधा ( पाणीपुरवठा, मलप्रवाह व्यवस्था इत्यादींसह ) 
सार्वजनिक पायाभूत सुविधा ( शाळा, आरोग्य सुविधा, अंगणवाडी केंद्रे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था ) 


. 


सुरक्षा गुन्हे, हिंसा 


• महिला सामाजिक संमेलन केंद्रे 


भाग ख मुख्य परिणाम क्षेत्रे 


जमीन उपजीविका व उत्पन्न यावरील परिणाम 


. रोजगाराचा स्तर व स्वरुप 


• कुटुंबाचे रोजगार स्वरुप 


उत्पन्नाचा स्तर 


• अन्न सुरक्षा 


• राहणीमानाचा दर्जा 


उत्पादक साधनांची उपागमन व त्यावरील नियंत्रण 


आर्थिक अवलंबित्व किंवा दुबळेपणा 


. स्थानिक अर्थव्यवस्थेची फाटाफूट 


• निर्धनतेची जोखीम 


• उपजीविकेचेविकल्प महिलांना उपलब्ध असणे 


भौतिक साधनसंपत्ती वरील परिणाम 


• नैसिर्गिक साधनसंपत्ती मृदा, हवा, पाणी, वन यावरील परिणाम 
उपजीविकेसाठी जमीन व सार्वजनिक मालमत्ता , नैसर्गिक साधनसंपत्ती यावरील ताण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १९ ३६ 


१७ 


खाजगी मत्ता, सार्वजनिक सेवा व सुविधा यावरील परिणाम 
• विद्यमान आरोग्य व शिक्षण सुविधांची क्षमता 

गृहनिर्माण सुविधांची क्षमता 
• स्थानिक सेवा पुरवण्यावरील ताण 
• विद्युत व पाणीपुरवठा, रस्ते , स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेची पर्याप्तता 
खाजगी भत्यांवरील विंधन , विहीरी तात्पुरते निवारे इत्यादी यासारख्या परिणाम 


आरोग्यावरील परिणाम 


स्थलांतरणामुळे आरोग्यावर परिणाम होणारे स्तर 
विशेष जोर .... प्रकल्पाची ... दिल्यामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम 
• महिलांच्या आरोग्यावरील परिणाम 


वयस्कर व्यक्तींवरील परिणाम 


सांस्कृतिक व सामाजिक सलंग्नतेवरील परिणाम 
. स्थानिक राजकीय संरचनेचे रुपांतर 


• लोकसंख्या विषयक बदल 


• आर्थिक परिस्थिती संतूलन बदल 


प्रमाणके , विश्वास, मूल्य व सांस्कृतिक जीवन यावरील परिणाम 
• गुन्हे व अनुचित कारवाया 


• विस्थापनाचा ताण 


कुटुंब संलग्नता विभक्तीचा परिणाम 


• महिलांवरील हिंसाचार 


नमुना 


दोन 


[नियम ३ ( ५ ) पहा ] 

सामाजिक परिणाम व व्यवस्थापन योजना ( एसआयएमपी ) 
( क ) सौम्यकरता दृष्टीकोन 
( ख ) परिणाम 

दूर 

करणे, सौम्य करणे व त्याची भरपाई करणे यासाठी उपाययोजना करणे 
( ग ) पुनर्वसन व पुनर्स्थापना विषयक अटींमध्ये समाविष्ट केलेल्या असतील अशा उपाययोजना करणे आणि अधिनियमात दिलेल्या 

आराखड्याप्रमाणे भरपाई देणे 


( घ ) मागणीका संस्थेने नमूद केलेल्या असतील अशा उपाययोजना प्रकल्प प्रस्तावात समाविष्ट करणे 
( ङ ) सामाजिक परिणाम निर्धारण प्रक्रियेच्या आणि सार्वजनिक सुनावण्याच्या निष्कर्षादाखल उत्तर म्हणून मागणीका संस्थेने नमूद केलेल्या 

असतील अशा उपाय योजना हाती घेणे . 
( फ ) सामाजिक परिणाम व्यवस्थापन योजनेमध्ये संख्यात्मक रचनेचे वर्णन व प्रत्येक शामक उपाय योजण्यासाठी जबाबदार असलेली मुख्य 

व्यक्ती आणि कालमर्यादा व प्रत्येक कार्याचा खर्च यांचा समावेश करावा . 


भाग चार - अ -१९६-३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १९ ३६ 


नमुना 

तीन 


[नियम ९ ( ६ ) पहा ] 


भाग क 


पूर्व लेखी संमतीचा किंवा प्रतिज्ञापत्राचा नमुना 
अ . क्र . संबंधित व्यक्तींचा तपशील 


१ . 


ज्याच्या नावावर जमिनीची नोंद आहे अशा व्यक्तीचे नाव 


२ . 


पती / पत्नीचे नाव 


३ . 


वडील / आईचे नाव 


४ . 


पत्ता 


गाव / वस्ती 


ग्रामपंचायत / नगपालिका | वसाहत 


७ . 


तहसील / तालुका 


८ . 


जिल्हा 


९ . 


कुटुंबातील इत सदस्यांचे नाव व वय 
( अवलंबित मुले व प्रौढ व्यक्तींसह ) 


१०. मालकीच्या जमिनीची व्याप्ती 


११. विवादास्पद जमिनी कोणत्याही असल्यास 


१२. पट्टा / भाडेपट्टा/ इनामपत्रे / कोणतीही असल्यास 


१३. कुळवहीवाटासह इतर कोणतेही हक्क असल्यास 
१४. शासन संपादन करीत असलेल्या माझ्या 
जमिनीच्या बाबतीत मी पुढीलप्रमाणे असे नमूद करतो की, मी या संमतीपत्राचा मजकूर वाचला आहे, समजून घेतला असून तो मला 

भाषेत समजावून सांगितला आहे व माझी या संपादनास संमती आहे / संमती नाही. 
बाधित कुटुंबाची स्वाक्षरी / अंगठा व दिनांक 

संपूर्ण माहिती या नमुन्यावर कोणतीही स्वाक्षरी घेण्यापूर्वी देण्यात यावी. जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात काय देण्यात 
येईल व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी काय करण्यात येईल याबाबतच्या अटी व शर्ती या नमुन्यासोबत जोडलेल्या असाव्यात. 

स्वाक्षरी घेतलेला नमुना प्राप्त करण्याचा पदनिर्देशित जिल्हा अधिकाऱ्याची दिनांकित स्वाक्षरी . 

जर त्यांनी संमती देण्यास नकार दिला किंवा त्यांनी या नमुन्यावर संमती न देण्याचे संमत केले तर , अशा कोणत्याही व्यक्तीला 
धमकावणे किंवा त्यांना इजा पोहचवणे हा कायद्याने गुन्हा ठरेल. त्यामध्ये त्यांना कोणत्याही प्रकारची धमकी देणे ,किंवा त्यांच्या पैशांच्या 
हानीस किंवा त्यांना शारीरिक दुखापत पोहचवण्यास किंवा त्याच्या परिणामी त्यांच्या कुटुंबाला इजा पोचविण्यास कारणीभूत ठरणारे कोणतेही 
कृत्य करणे यांचा समावेश असेल जर अशा प्रकारची कोणतीही धमकी देण्यात आली तर हा नमुना रद्दबातल ठरेल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


१ ९ 


भाग ख 


ग्रामसभेच्या ठरावाचा नमुना 


आम्ही, खालील सही करणार 

ग्राम सभेचे सदस्य जिल्ह्यामधील 

तहसील/ 
तालुक्यातील 

ग्रामपंचायती हद्दीतील 
याव्दारे असे नमूद करतो की , पुढील प्रमाणन हे 

च्या प्रशासनाने व अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित 
आहे. जर ती माहिती अपूर्णकिंवा चूकीची आढळून आली आणि किंवा जर कोणतीही संमती ही , धमकी देऊन लबाडीने किंवा चुकीची 
माहिती देऊन प्राप्त केलेली असेल तर अशी कोणतीही संमती रद्दबातल ठरेल . 


त्या आधारेही ग्रामसभा याव्दारे असे प्रमाणित करते की , प्रस्तावित 


प्रकल्पाला संमती आहे. 


संमती नाकारित आहे त्याबाबतच्या जमिनीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे: 

हेक्टर इतक्या खाजगी जमिनीचे संपादन 
हेक्टर इतक्या शासकीय जमिनीचे प्रकल्पासाठी हस्तांतरण 

हेक्टर इतक्या वन जमिनीचे प्रकल्पासाठी हस्तांतरण 
भरपाई, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाविषयक लाभ आणि मागणीका संस्थेने नाव नमूद करावे. मान्य केलेली सामाजिक परिणाम 
सौमीकरण उपाययोजना यांच्या अटी व शर्ती सोबत जोडल्या आहेत . 

ग्रामसभा असेही नमूद करते की , कोणतीही संमती देणे हे केवळ आपले रहिवासी कसत असलेल्या वन जमिनीवर व असलेल्या 
त्यांच्या मालकी हक्क ते ज्यांचा उपभोग घेतात त्या सर्व प्रकारच्या गौण वनोत्पादनावरील त्यांचा मालकी हक्क आणि सामूहिक वनांचे 
रक्षण व व्यवस्थापन करण्याचा असलेला त्यांचा हक्क यासह वने आणि वनजमिनी यावर वैयक्तिक हक्क व सामूहिक हक्क असणाऱ्या 
आपल्या सर्व रहिवाशांवर अवलंबून असेल . 

(टिपः हे ग्रामसभेने स्वंतत्रपणे प्रमाणित करावयाचे आहे. ग्रामसभा सदस्यांची दिनांकित स्वाक्षरी / अंगठयाचा ठसा ) 


ठराव प्राप्त करणाऱ्या पदनिर्देशित जिल्हा अधिकाऱ्याची दिनांकित स्वाक्षरी 


जोडपत्र 

एक 


धारण जमिनीची व्याप्ती 


संपादित करावयाचे क्षेत्र 


टप्पा एक 


( क ) १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेली. 


( क ) निरंक 


( ख ) १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( ख ) १ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक असलेले 
परंतु ४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 


( ग ) २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( ग ) २ हेक्टर व २ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु ८० 
आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 


( घ ) ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( घ ) २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेले 
परंतु १ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 


( ड ) ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( ड ) २ हेक्टर व ८३ आर पेक्षा अधिक असलेले 
परंतु १ हेक्टर क्षेत्र व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( च ) ३ हेक्टर व ३ आर पेक्षा अधिक असलेले 
परंतु २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 


( च ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( छ ) ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेली 


( छ ) ४ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेले 
सर्व क्षेत्र 


भाग चार - अ -१९६-३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


टप्पा दोन 


( क ) २ हेक्टर व २ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
ख ) २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( ग ) ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेली 

आणि ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( घ ) ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेली 

आणि ५ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( ड ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( च ) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
छ ) ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक असलेली 


( क ) निरंक 
( ख ) २ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेले 
परंतु ४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( ग ) २ हेक्टर व ८३ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
८० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( घ ) ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेले 
परंतु १ हेक्टर व २१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( ड ) ३ हेक्टर व ६४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
१ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( च ) ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
२ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( छ ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले 
सर्व क्षेत्र 


टप्पा तीन 


( क ) ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( ख ) ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेली 

आणि ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( ग ) ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेली 

आणि ५ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( घ ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( ड ) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( च ) ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ८ हेक्टर व ९ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
छ ) ८ हेक्टर व ९ आर पेक्षा अधिक असलेली 


( क ) निरंक 
( ख ) ३ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( ग) ३ हेक्टर ६४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
८० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( घ ) ४ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
१ हेक्टर व २१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( ड ) ४ हेक्टर व ४४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
१ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( च ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
२ हेक्टर २४ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( छ ) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेले 
सर्व क्षेत्र 


टप्पा चार 


( क ) ४ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( ख ) ४ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक असलेली 

आणि ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( ग ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली 

आणि ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( घ ) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
ड ) ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( च ) ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक असलेली 

आणि ८ हेक्टर व ८ ९ आर पेक्षा अधिक नसलेली 
( छ ) ८ हेक्टर व ८ ९ आरपेक्षा अधिक असलेली 


( क ) निरंक 
( ख ) ३ हेक्टर व ४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( ग ) ४ हेक्टर व ४४ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
८० आरपेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( घ ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
१ हेक्टर व २१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( ड ) ५ हेक्टर व २५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
१ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( च ) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
२ हेक्टर व २४ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 
( छ ) ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेले 
सर्व क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १९ ३६ 


२१ 


टप्पा पाच 


( क ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( क ) निरंक 


( ख ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( ख ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
४० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 


( ग ) ५ हेक्टर व ६६ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( ग ) ५ हेक्टर व २५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
८० आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 


( घ ) ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ७ हेक्टर व २३ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( घ ) ४ हेक्टर व ८५ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
१ हेक्टर व २१ आर पेक्षा अधिक क्षेत्र 


( च ) ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ९ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( च ) ६ हेक्टर व ६ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
१ हेक्टर व ६१ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 


छ ) ८ हेक्टर व ९ आर पेक्षा अधिक असलेली 
आणि ९ हेक्टर व ७१ आर पेक्षा अधिक नसलेली 


( छ ) ६ हेक्टर व ४७ आर पेक्षा अधिक असलेले परंतु 
२ हेक्टर व ४२ आर पेक्षा अधिक नसलेले क्षेत्र 


ज ) ९ हेक्टर व ७१ आर पेक्षा अधिक असलेली 


( ज ) ७ हेक्टर व २८ आर पेक्षा अधिक असलेले 
सर्व क्षेत्र 


परंतु, कोणत्याही टप्प्यानुसार संपादित करावयाची जमीन ही २० आर पेक्षा कमी असणार नाही किंवा त्यामध्ये महाराष्ट्र धारण जमिनीचे 
तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम (१ ९४७ चा ६२) च्या तरतुदी अन्वये, लागवड योग्य 
जमिनीच्या स्वतंत्र तुकड्याच्या स्वरूपात ज्या क्षेत्राचे तुकडे पाडता येत नाही, अशा क्षेत्राचा समावेश आहे. 


नमुना चार 


[नियम १६ ( २ ) पहा ] 


गाव 


" 


भूमि संपादनामुळे प्रकल्पबाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी शासनाकडून 

नोटिशीसप्रसिद्धी 
श्री . / श्रीमती 

यांना ( या नोटिशीद्वारे ) कळविण्यात येते की , भूमापन क्रमांक 
तालुका 

येथील आपली शेतजमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे / संपादन करण्यात 
येईल म्हणून, आपणासह शासकीय पुनर्वसन योजनेनुसार प्रकल्पबाधित व्यक्ती म्हणून समजण्यात येईल आणि आपण हेक्टर 
आर साठी इतक्या जमिनीस हक्कदार आहात . लाभक्षेत्रामध्ये , सध्या व भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या संबंधातील माहिती जिल्हा पुनर्वसन 
अधिकारी , 

यांच्याकडे मिळेल. 


ही नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत , उपलब्ध जमिनीचे संपादन करण्यासाठी आपण इच्छुक आहात किंवा नाही आणि त्याचवेळी 
आपण कोणते गाव पसंत कराल हे तुम्हाला कळवावे लागेल. आपण जमिनीमध्ये इच्छुक नसाल परंतु, पुनर्वसन योजनेसाठी शासनाने दिलेले 
अनुदान स्वीकारण्याची आपली इच्छा असेल तर कृपया तसे लेखी कळवावे. जर आपण उपलब्धतेनुसार भूमि संपादन करण्यासाठी इच्छुक नसाल 
तरी देखील ते लेखी कळवावे. विनिर्दिष्ट कालावधीत आपण काहीही कळविले नाही तर आपण भूमि संपादन करण्यासाठी 

इच्छुक 

नाही आणि 
पुनर्वसन योजनेखालील भूमि संपादनाचा आपला हक्क सोडून देत आहात असे समजण्यात येईल , आणि यामुळे आपले नाव प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींच्या यादीतून वगळण्यात येईल , याची 

कृपया 

नोंद घ्यावी . 


आपला, 


जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , 


ठिकाण : 


दिनांक : 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १९ ३६ 


नमुना पाच 


[नियम १६ ( ४ ) पहा ] 


गाव 


" 


भूमि संपादनासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे संमतीपत्र 
मी , श्री / श्रीमती या संमतीपत्राद्वारे अशी संमती देतो की , 

तालुका 
येथील भूमापन क्रमांक असलेली माझी जमीन 

या प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे / तिचे संपादन करण्यात येईल 
म्हणून , मी प्रकल्पबाधित व्यक्ती आहे, आणि लाभक्षेत्रामध्ये सध्या व भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या संबंधात जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , 
यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार , शासकीय पुनर्वसन योजनेप्रमाणे , 

हेक्टर 
आर इतक्या क्षेत्रफळाची जमीन संपादन करण्यासाठी हक्कदार आहे . 


२. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , 

यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मी उपलब्ध जमिनीसाठी इच्छुक आहे आणि 
विनिर्दिष्ट कालावधीमध्ये, भूमि संपादनाअंतर्गत असलेल्या नवीन जमिनीसाठी माझी संमती देत आहे. 

प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील 
किंवा राज्यातील एकत्रित जमिनीमधून मला जमीन देण्यात यावी, अशी विनंती मी आपणांस करीत आहे. 


ठिकाण : 


आपला, 


दिनांक : 


प्रकल्पबाधित व्यक्ती . 


नमुना सहा 


[नियम १६ ( ५ ) पहा 
भूमि संपादनातील प्रकल्पबाधित व्यक्तींसाठी नोंदवही 
प्रकल्पाचे नाव 

तालुका 

जिल्हा 


अ . 


प्रकल्प बाधित 


अभिप्राय 


क्र . 


व्यक्तीचे नाव 


हेक्टर व क्षेत्र यामध्ये 
प्रकल्पासाठी केलेल्या 
भूसंपादनाचा तपशील 


जमिनीचा तपशील 
प्रकल्पाच्या लाभार्थी 

जमिनीचे वाटप 
क्षेत्रातील जमिनीचा तपशील ( हेक्टर व 

क्षेत्र यामध्ये ) 
( ४ ) 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


२३ 


नमुना सात 


[नियम १६ ( ६ ) पहा ] 


जमिनीच्या बदल्यात जमीन न स्वीकाण्यासाठी प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे संमतीपत्र 


मला, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी 

यांजकडून दिनांक 

रोजीची नोटीस प्राप्त झाली आहे . 
मी , श्री ./ श्रीमती या संमती पत्राद्वारे माझी संमती देत आहे की , गाव 

, तालुका 

येथील 
भूमापन क्रमांक असलेली माझी जमीन 

प्रकल्पासाठी संपादित केली आहे / संपादित करण्यात येईल , 
आणि मी , शासकीय पुनर्वसन योजनेप्रमाणे 

आर इतकी जमीन संपादन करण्यास हक्कदार झालो आहे . लाभ 
क्षेत्रातील सध्या व भविष्यात उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीच्या संबंधातील माहिती ही, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , 

यांच्याकडे 
उपलब्ध आहे . 


हेक्टर व 


- 


जिल्हा माहिती अधिकारी , यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीप्रमाणे 

प्रकल्पाच्या क्षेत्रात उपलब्ध 
असलेल्या जमिनीसाठी मी इच्छुक नाही. मी , जमिनीऐवजी आर्थिक भरपाई मिळण्यास इच्छुक आहे. मी असे देखील जाहीर करतो की , ही संमती 
माझ्यावर आणि माझ्या कायदेशीर वारसांवर बंधनकारक आहे आणि मी स्वतः किंवा माझे कायदेशीर वारस भविष्यात जमिनीची मागणी करणार 
नाही / नाहीत . 


आपला , 


ठिकाण : 


दिनांक : 


प्रकल्पबाधित व्यक्ती 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सु . कि . गावडे 


शासनाचे उप सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Marg , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated the 27th August 2014 . 

NOTIFICATION 
RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT 

Act , 2013. 


No. LQN . 12 / 2013 /C.R . 190 / A - 2. - In exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1 ) and 
(2 ) of section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government of Maharashtra hereby makes the following rules, the same having 
been previously published as required by section 112 of the said Act , as follows, namely: 

1. Short title and commencement.- ( 1) These rules may be called the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement 
(Maharashtra ) Rules , 2014 . 

( 2 ) They shall extend to the whole of the State of Maharashtra . 
2. Definitions.— ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires, 

( a ) “Act ” means the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013 ); 

(b ) “ Administrative Cost” means the cost for acquisition of land as specified by the State 
Government by issue of notification under paragraph ( A ) of sub -clause (vi) of clause (i) of 
section 3 ; 

(c ) “ Administrator” means an officer appointed by the State Government under sub 
section ( 10 ) of section 43; 

(d ) “ Agency ” means an agency appointed by the appropriate Government to do the 
Social Impact Assessment Process and prepare the Social Impact Management Plan ; 

(e ) “ Appropriate Government” means the State Government in relation to acquisition 
of land situated within the territory of the State of Maharashtra and includes the Collector 
of the District concerned , appointed by the State Government for the area notified therein ; 

(A) “ Authority” means the Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Authority 
established by the State Government under sub -section ( 1) of section 51; 

( g ) “ Collector ” means the District Collector and includes the Additional Collector , 
Deputy Collector (Land Acquisition ) and Sub -Divisional Officer functioning in the district; 

(h ) “ Commissioner" means the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement 
appointed by the State Government under sub -section ( 1 ) of section 44 ; 

(i) “ Form ” means the Forms appended to these rules ; 

(j) “Gram Sabha ” means a body consisting of persons registered in the electoral rolls 
relating to village comprised within the areas of the panchayat ( III of 1959. ) ; 

( k ) " local bodies” means and includes rural local bodies and urban local authorities 
constituted or established under the respective Acts ; 

(1) “Municipal Council ” means a municipal council constituted or deemed to have been 
constituted for a smaller urban area specified in a notification issued under clause ( 2 ) of article 
243 - Q of the Constitution of India or under sub -section ( 2 ) of section 3 of the Maharashtra 
Municipal Council , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965.); 

(m ) “ Municipal Corporation ” means a Municipal Corporation constituted or deemed 
to have been constituted under the provisions of the Mumbai Municipal Corporation Act 
( III of 1888. LIX of 1949.) and the Maharashtra Municipal Corporations Act , respectively; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 

२५ 
(n ) “ panchayat” means a panchayat established or deemed to have been established 
under the Maharashtra Village Panchayats Act (III of 1959.) ; 

(0 ) “ Panchayat Samiti” means a Panchayat Samiti constituted under the Maharashtra 
Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act (Mah . V of 1962.) ; 

(p ) “ rural area ” means any area in the State except the areas covered by any urban 
local body or a cantonment board established or constituted under any law for the time 
being in force ; 

(q ) “ Scheme” means the Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by an 
Administrator according to sub - section (2 ) of section 16 ; 

( r ) " section " means a section of the Act ; 

( s ) “ Social Impact Assessment ( SIA )” means an assessment being made under sub 
section ( 1 ) of section 4 ; 

(t) “ Social Impact Assessment Plan ” means the Plan prepared as part of Social Impact 
Assessment Process under sub - section (6 ) of section 4 ; 

( u ) “ State Government” and “Government” means the Government of Maharashtra ; 

(v ) “ urban area ” means any area in the State covered by any urban local body or a 
cantonment board established or constituted under any law for the time being in force ; 

(w ) “Urbanization Purpose Project ” means the public purpose projects proposed in any 


urban area ; 


(x ) " Zilla Parishad” means a Zilla Parishad constituted under the Maharashtra Zilla 
Parishads and Panchayat Samitis Act , 1961 (Mah.V of 1962.); 

( 2 ) All words and expressions used but not defined in these rules shall have the meanings 
assigned to them in the Act. 


CHAPTER I 


SOCIAL IMPACT ASSESSMENT (SIA ). 
3. Social Impact Assessment Study.— ( 1) The Appropriate Government shall, for the 
purposes of the Act , issue a notification in the Official Gazette , regarding commencement of 
consultation and of the Social Impact Assessment Study and the same shall be made available 
in local language to the panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation , as the case 
may be, and in the offices of the District Collector, the Sub -Divisional Magistrate and the 
Tahsildar . The notification shall also be published in two daily newspapers circulating in the 
affected area , and also by way of a public notice to be published by affixing it at some conspicuous 
places in the affected areas and shall be uploaded on the website of the Government of 
Maharashtra . The Appropriate Government shall notify the name of an Agency to carry out such 
Social Impact Assessment study: 

Provided that, such notification shall be issued within a period of thirty days after the 
deposit of the processing fee for carrying the Social Impact Assessment study by the Requiring 
Body , as determined by the Appropriate Government: 

Provided further that, no such notification of the commencement of the Social Impact 
Assessment study shall be issued if the Requiring Body had not deposited the cost towards Social 
Impact Assessment study, the administrative cost study, the administrative cost and the cost 
towards allowances of the Rehabilitation and Resettlement Committee at project level at the 
time of submitting the proposal in the Personal Ledger Account (PLA ) of the officer who is to 
acquire the land or in the account of the Administrator , as case may be. 

( 2 ) The Social Impact Assessment shall be conducted in consultation with the concerned 
panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation , at village level and ward level in the 
affected areas, for the purpose of section 4 , followed by a public hearing at the affected areas 
by giving adequate publicity about the date , time and venue for the public hearing to ascertain 
the views of the affected families which shall be recorded in writing. 
HTT OR - 37—88 & —8 


शके १ ९ ३६ 


२६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 
( 3) The Social Impact Assessment Report shall be submitted in Form I to the Appropriate 
Government within a period of six months from the date of commencement of the Social Impact 
Assessment study along with the views of the affected families recorded in writing. 

( 4 ) The Social Impact Assessment study report shall be prepared and divided into three 
parts , 

(i) the Project Feasibility Report ; 
(ii) the Project Impact Report ; and 

(iii) the Social Impact Management Plan for the Project . 
The agency shall also provide summaries of the Feasibility Report , the Project Impact Report 
and the Social Impact Management Plan . 

(5 ) The Social Impact Management Plan shall be submitted in Form - II along with the list 
of ameliorative measures required to be undertaken for addressing the impact of the Project as 
mentioned in sub - section (6 ) of section 4 . 

(6 ) The Social Impact Assessment study report and the Social Impact Management Plan 
shall be made available in the local language to the concerned panchayat, Municipal Council or 
Municipal Corporation , at village level or ward level in the affected area and in the offices of 
the District Collector, the Sub - Divisional Magistrate and the Tahsildar. It shall also be published 
in two daily newspapers circulating in the affected area , and also by way of a public notice to 
be published by affixing it at some conspicuous places in the affected areas and shall be uploaded 
on the website of the Government of Maharashtra . 

4. Appointment of Agency for Social Impact Assessment study and its fees .— ( 1) The 
Appropriate Government shall invite an applications from the Departments of Social Work of 
the recognized Universities and colleges , faculties , non -Government Organizations and 
professionals, which shall be responsible for ensuring that the Social Impact Assessment are 
commissioned and conducted by such Agency as per the provisions of the Act . 

( 2 ) The Appropriate Government shall, after assessing their capacity through an interview 
and assessment of their experience accredit them to evaluate the Social Impact Assessment study 
for the Project ; and draw out a list of such accredited Departments of social work of the 
Universities and colleges , faculties , non -Government Organizations and professionals. 

( 3 ) The Appropriate Government shall specify the rates for the Social Impact Assessment 
study per affected family which could be further enhanced by five per cent as the area of 
acquisition increases after every 250 hectares for additional land acquisition . 

( 4 ) While calling for the applications , the rates for Social Impact Assessment study per 
affected family plus percentage escalation for area under acquisition may also be called . 

(5 ) After selecting the expert institutions as an Agency for the Social Impact Assessment 
study , the Appropriate Government shall also specify the fees of the Social Impact Assessment 
based on the unit of per affected family and the area of the land acquisition . 

(6 ) After discussing with accredited Social Impact Assessment Agency and experts and the 
institutions concerned the Appropriate Government shall arrive at mutually agreed workable rate . 

( 7 ) The Requiring Body shall deposit the necessary amount towards fees of the Social Impact 
Assessment as mentioned above to the Appropriate Government along with the proposal. 

( 8 ) The Agency shall give an adequate training to its staff before initiating the Social Impact 
Assessment study . 

(9 ) The Agency conducting the Social Impact Assessment study shall have to attend public 
hearing to be taken place in the affected area and shall attend the meetings of the Expert Group 
so formed according to sub - section (2 ) of section 7 of the Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १९ ३६ 


२७ 


( 10 ) During the process of Social Impact Assessment study an adequate representation shall 
be given to the representatives of panchayat, Gram Sabha , Municipal Council or Municipal 
Corporation , at the stage of carrying out the study. At least two members shall be the 
representative of the local bodies out of which at least one shall be a woman , shall be there , 
however , no the Sarpanch or President of the Municipal Council or Mayor of the Corporation , 
of the concerned local body in the affected areas shall be represented in the process of the Social 
Impact Assessment study . In case , where the affected area lies in the jurisdiction of more than 
one local body , then each local body shall have the representation in the manner stated above . 

( 11 ) The Agency shall attach in addition to the matters mentioned in sub - section ( 4 ) of 
section 4 the following annexure to the Social Impact Assessment study report, namely : 

(i) List of likely to be displaced families . 
( ii) List of infrastructure in the affected area . 
(iii ) List of land holdings in the affected area . 
( iv ) List of businessmen in the affected area . 
(v ) List of landless people in the affected area . 

(vi ) List of disadvantage groups like Scheduled Castes or Scheduled Tribes , 
handicapped people in the affected area. 

(vii ) List of landless agricultural labours in the affected area . 
(viii ) List of prospective youth for employment in the affected area . 

(ix ) Socio economic and cultural profile of the affected area and the affected families . 
( 12 ) The Agency shall make a hundred per cent coverage of the affected families . 

( 13 ) In the Social Impact Assessment study, in no case , a forest land shall be considered as 
an alternative land for land to the project affected person . 

5. Procedure relating to public hearing .– ( 1 ) Whenever a Social Impact Assessment is 
required to be prepared under section 4 , the Appropriate Government shall conduct a public 
hearing through the district administration when a draft of Social Impact Assessment study 
report is prepared by the Agency , in the affected area by giving a notice in two daily newspapers 
in the local language circulating in the affected area as well as by affixing it on some conspicuous 
places in the affected area , not less than fifteen days before the public hearing indicating its 
time, place and date . 

( 2 ) Public hearing shall be conducted in all the village Panchayats and local bodies in the 
affected area . 

(3 ) While selecting the date, time and place for public hearing convenience of the affected 
families shall be considered with top priority . 

( 4 ) No two public hearings shall be conducted simultaneously . 

(5 ) All public hearings shall be video recorded and transcripted . This recording and 
transcription shall be handed over along with the final Social Impact Assessment Report. 

(6 ) The views and suggestions expressed by the affected families in the public hearing shall 
be recorded and duly considered in the Social Impact Assessment Report. 

(7 ) The responsible representatives from the Requiring Body , designated land acquisition 
functionaries and the rehabilitation and resettlement functionaries shall remain present in the 
public hearing and address the questions and concerns raised by the affected families . 

(8 ) The members of the non -Government Organizations and the media shall be allowed to 
attend the public hearing . 

( 9 ) The public hearing shall be conducted in local language only . 
भाग चार - अ -१९६-४अ 


शके १ ९ ३६ 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 
( 10 ) The draft Social Impact Assessment study report alongwith the Social Impact 
Management Plan shall be distributed to all members of the panchayat in the affected area eight 
days prior to the date of public hearing . The copies of the said report shall also be kept in the 
offices of Tahsildar, Sub -Divisional Magistrate , Block Development Officer and the Collector 
eight days prior to the date of public hearing. A copy of the report shall also be given to the 
Requiring Body . The copy shall also be made available to any person whosoever demanded so 
by charging copy fees as chargeable for documents made available under the Maharashtra Right 
to Information Rules , 2005 . 

( 11 ) If public hearing is disturbed by misbehavior of miscreants present, leading to disturb 
public law and order, one more public hearing after seven days shall be conducted . If on second 
occasion also public hearing is disturbed then in that case the public hearing shall be treated 
as deemed to have been conducted . 

( 12 ) The notification issued by the Appropriate Government for the commencement of 
consultation and of Social Impact Assessment study under sub - section ( 1) of section 4 , shall be 
published by the Administrator appointed under sub - section ( 1 ) of section 43 , in local language 
in two daily newspapers circulating in the affected areas and by way of a public notice to be 
published by affixing it at some conspicuous places in the affected area . 

( 13 ) The Administrator appointed under sub -section ( 1 ) of section 43 shall publish the 
summary of the Social Impact Assessment study report, as provided by the Agency alongwith 
the Social Impact Assessment study report and also the summary of the Social Impact 
Management Plan referred in sub - section (6 ) of section 4 , as provided by the Agency alongwith 
the Social Impact Management Plan , in the affected area by publishing the same in the local 
language, in two daily newspapers circulating in the affected area . 

6. Requiring Body to be heard . — The Administrator before submitting draft Rehabilitation 
and Resettlement Scheme as prepared by him to the Collector shall give an opportunity to the 
Requiring Body to make objections and suggestions on the draft Rehabilitation and Resettlement 
Scheme as well as on the claims and objections raised in the public hearing conducted under 
sub -section (5 ) of section 16. The Requiring Body shall submit such objections and suggestions 
within a period of fifteen days after receiving a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme 
from the Administrator. If no such suggestions are received within a period of fifteen days then 
it shall be presumed that the Requiring Body has accepted the draft Scheme. 

7. Multi-disciplinary Expert Group.— (1) The State Government shall constitute a multi 
disciplinary Expert Group for evaluation of the Social Impact Assessment Report. The Expert 
Group shall consist of , — 

(a ) two non -official social scientists to be nominated by the State Government ; 

(b ) two representatives from amongst the members of the Gram Sabha , Panchayat, 
Municipal Council or Municipal Corporation , who were not represented in the Social Impact 
Assessment Process, of which at least one shall be a woman ; 

(c ) two persons who have understanding of rehabilitation or have contributed 
substantially in framing Rehabilitation Policy of the State ; 

(d ) the Secretary of the Forests Department and the Secretary in whose jurisdiction 
the Project lies ; and 

(e ) a technical expert not below the rank of an Executive Engineer in the field or subject 
relating to the Project . 

( 2 ) The Secretary of the Forest Department (Land Acquisition ) shall be the Chairperson of 
the Expert Group from amongst the members . 

8. Appraisal of Social Impact Assessment Report by an Expert Group and its 
consideration.- ( 1) The recommendations of the Expert Group referred in sub - sections ( 4 ) and 
(5 ) of section 7, shall be published by the Administrator in the affected area by publishing the 
same in local language, in two daily newspapers circulating in the affected area and upload the 
same on the website of the State Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १९ ३६ 


२ ९ 


( 2 ) (i) The decision taken by the State Government on recommendation of such area for 
acquisition as provided in sub-section ( 3 ) of section 8 , shall be published by the Administrator 
in the affected area by publishing the same in local language , in two daily newspapers circulating 
in the affected area and upload the same on the website of the State Government. 

(ii) Till finalization of these rules and thereafter, the Appropriate Government may 
authorize any faculty of social work , sociology , economic in a recognized University or 
Government College or Government Training Institute like YASHADA or Kundal Academy of 
Development Administration ( Forest ) for undertaking Social Impact Assessment study without 
calling for bids, after satisfying itself that the said Institutions has capacity to undertake the 
Social Impact Assessment study . 

( iii ) The rates may be fixed on the basis of per affected families with five per cent. escalation 
for every additional 250 hectares per affected family . 


CHAPTER II 


CONSENT 


9. Requirement of consent.- ( 1 ) In case of acquisition of land for private companies, the 
Collector concerned shall initiate the process for obtaining consent as per the provisions of sub 
section ( 2 ) of section 2 . 

( 2 ) The Collector shall take steps to resolve outstanding issues related to land rights , land 
titling and land records in the affected areas , so that all the land owners can be correctly 
identified before initiating consent procedures . The Collector shall also take a special drive for 
this purpose and complete the said exercise within a period of forty -five days . 

( 3 ) The Collector shall, after completion of the aforesaid exercise of correcting and updating 
the land records shall draw out a list, of all affected land owners from whom consent must be 
sought, after considering the list prepared by the Social Impact Assessment Agency . 

(4 ) The land owner shall give his individual consent before the Revenue Circle Officer in 
which the affected area lies . 

(5 ) The land owner shall give his written consent on affidavit having his photograph affixed 
on it in the format attached and the digital impression of his thumb alongwith his signature (if 
he can make it ) shall be printed on his affidavit . 

(6 ) The authorized representative of the Requiring Body shall sign on the consent Form 
III and shall put the seal of the Requiring Body towards its commitment to the consented terms 
and conditions . 

(7 ) Any member of the Village Panchayat, Panchayat Samiti or Zilla Parishad or the Police 
Patil , Gram Sevak , Notary or any Government Servant may sign on the affidavit as a witness 
thereof that he recognizes the person who has given consent . 

( 8 ) The negotiated terms and conditions for Rehabilitations and Resettlement, compensation 
and mitigations measures committed to by the Requiring Body shall be read out to all the land 
owners present therein . 

( 9 ) A copy of the consent so obtained shall be given to the land owner who has given consent 
and the other copy shall be handed over to the Requiring Body . 

( 10 ) All the individual consent taking procedure shall be video recorded . 
( 11) All persons interested in the same land can give consent on a single form . 

( 12 ) Different forms shall be used for giving consent by a same person for his different lands 
under acquisition . 

( 13 ) No land holder can withdraw his consent once given in the above manner. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके 


१ ९ ३६ 


( 14 ) The provisions relating to consent shall be translated in local language and a copy of 
that shall be given to each land holder present or read it out to him in case of illiterate person , 
before starting the consent procedure . 

(15 ) In case of a land situated in the Scheduled Area mentioned in the Fifth Schedule 
appended to the Constitution of India , the consent of the Gram Sabha shall be sought prior to 
the consent of the land owners . 

( 16 ) The consent taking process shall be concluded before issuing the Preliminary 
Notification under sub - section ( 1 ) of section 11. 


CHAPTER III 


NOTIFICATION AND ACQUISITION 
10. Issuance of Preliminary Notification.- ( 1) The Preliminary Notification issued under 
sub -section ( 1) of section 11 shall be published in the affected areas by way of affixing written 
notice to the effect on the Village Panchayat office and office of the Village Revenue Officer. 

(2 ) The date of last of such publications of the Preliminary Notification under sub -section ( 1) 
of section 11 shall be the date of publication of the Preliminary Notification . 

( 3 ) After issuing the notice under sub - section ( 1) of section 11 , the Collector shall 
undertake and complete the exercise of updating land records within a period of two months 
as specified under : 

( a ) Delete the entries of dead persons ; 
(6 ) Enter the names of the legal heirs of the deceased persons ; 

(c ) Take effect of the registered transactions of the rights in land such as sale , gift , 
partition , etc. 

( d ) Take all entries of the mortgage in the land -record ; 

(e ) Delete the entries of mortgage in case the lending agency issues letter towards full 
payment of loans taken ; 

(f) Complete the process in respect of the tenants in the land under the Maharashtra 
Tenancy and Agricultural Lands Act (LXVII of 1948 ) and take necessary entries in the land 
records ; 

(g ) Take necessary entries in respect of all prevalent forest laws ; 
(h ) Take the necessary entries in case of the Government land ; 
(i ) Take effect of sub -division of survey numbers ; 
(j) Take necessary entries of related to dating land revenue ; 

( k ) Complete the process in respect of Scheduled Tribes according to prevalent laws 
and take necessary entries with respect of land belonging to the Scheduled Tribes ; 

(1) Take and update entries of the persons interested in an easement affecting the land. 
(m ) Take necessary entries in respect of assets in the land like trees, wells , etc. 
(n ) Take necessary entries with respect of non -agriculture use of the land ; 
(o ) Take necessary entries of share croppers in the land ; 
(p ) Take necessary entries of crops grown or sown and the area of such crops ; 

( q ) Any other entries or updation in respect of land acquisition , rehabilitation and 
resettlement ; 

(r ) Any applications made by the persons interested during the process of taking 
possession shall not be admitted once the preliminary notification is issued . 


; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १९ ३६ 


my 


( 4 ) Measurement of the land under section 20 of the Act can be done by satellite or any 
other electronic and mechanical means. 


(5 ) Where a purchase price of the tenant tilling land is not decided by the Agricultural Land 
Tribunal and the said land is going to be acquired then the amount of compensation or the 
compensation shall be divided between the tenant and the land owner in the ratio of 60:40 . 


CHAPTER IV 


REHABILITATION AND RESETTLEMENT SCHEME 


11. Preparation of Rehabilitation and Resettlement Scheme by Administrator.— ( 1) On 
publication of the Preliminary Notification under sub - section ( 1) of section 11 by the Collector , 
the Administrator for Rehabilitation and Resettlement shall, himself or authorize any 
Government Officer or by out-source work assigned to any Agency, conduct a survey and 
undertake a census of the affected families within a period of three months from the date of 
publication of Preliminary Notification under sub -section ( 1 ) of section 11. 

(2 ) In the survey conducted and the census of the affected families so undertaken by the 
Administrator, he shall collect the data based on the Social Impact Assessment study report as 
well as collect the data from the secondary sources such as the panchayat and Government 
records and verify that data by door visit of the affected families and by paying site visits in 
case of an infrastructure in the affected area . 

( 3 ) The draft Rehabilitation and Resettlement Scheme prepared by the Administrator shall 
in addition to the particulars mentioned in sub -section (2 ) of section 16 of the Act, contain the 
following : 

(i) List of likely to be displaced families . 
(ii ) List of infrastructure in the affected area . 
(iii) List of land holdings in the affected area . 
( iv ) List of businessmen in the affected area . 
(v ) List of landless people in the affected area . 

(vi) List of disadvantage groups like persons belonging to Scheduled Castes or 
Scheduled Tribes , handicapped persons, in the affected area . 

(vii ) List of landless agricultural laboures in the affected area . 

(viii) List of prospective youth for employment in the affected area. 
( 4 ) The Administrator shall as far as possible try to prepare comprehensive and detailed 
draft Scheme in order to reduce future objections. 

(5 ) The Administrator shall by way of a public notice in two local daily newspapers 
circulating in the affected areas make known to the people about the draft Scheme as prepared 
by him under sub - section ( 2 ) of section 16 of the Act. 

(6 ) The Administrator or an officer designated by him shall conduct a public hearing in the 
affected areas on such a date as he thinks fit but not earlier than fifteen days of the publication 
of the Scheme as prepared by him under sub -section ( 2 ) of section 16. The provisions of rule 5 
relating to public hearing shall, mutatis mutandis , apply to the public hearing to be conducted 
as per the provisions of sub -section (5 ) of section 16 . 

12. Powers, duties and responsibilities of Administrator.— The Administrator shall 
exercise the powers and perform the duties, and have responsibilities as follows : 

(a ) To collect and prepare base data for the Social Impact Assessment study and made 
it available to the Agency that carries out the Social Impact Assessment study ; 

(6 ) To co -ordinate the Social Impact Assessment study process in the district ; 


3 


शके १ ९ ३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 
(c ) To publish the notification issued by the State Government under sub -section ( 1) of 
section 4 in the affected area ; 

(d ) To publish the summary of the Social Impact Assessment study report by the modes 
as provided in the rules ; 

(e) To issue notices for public hearings in the Social Impact Assessment study process ; 
(f) To attend public hearings during Social Impact Assessment study; 

(g ) To make available the draft Social Impact Assessment study report to the affected 
families and others concerned ; 

(h ) To attend the meetings of the Expert Group assessing the Social Impact Assessment 
study report ; 

(i) To publish the recommendations of Expert Group by the modes as provided in the 
rules , in the affected area ; 

(j) To publish the decision of the Appropriate Government on the acquisition of land 
by the modes as provided in the rules , in the affected area ; 

(k ) To conduct a survey and undertake a census of the affected families in the manner 
and within the time as provided in the rules ; 

( 1) To prepare a draft Rehabilitation and Resettlement Scheme; 

( m ) To make known to the people about the draft Rehabilitation and Resettlement 
Scheme by the mode as provided in the rules ; 

( n ) To make available the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme to the 
concerned persons and authorities ; 

(o ) To issue and publish notices for public hearings on the draft Rehabilitation and 
Resettlement Scheme in the affected areas; 

(p ) To conduct public hearings on the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme 
in the affected areas ; 

( q ) To give an opportunity to the Requiring Body to make suggestions and comments 
on the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme; 

( r ) To submit the draft Rehabilitation and Resettlement Scheme to the Collector ; 
( s) To publish the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme in the affected area ; 
(t) To help and assist the Collector in preparing the Rehabilitation and Resettlement award ; 
( u ) To monitor and supervise the progress in Rehabilitation and Resettlement study ; 
(u ) To assist in post implementation audit of Rehabilitation and Resettlement; and 

( w ) Any other work required to be done for Rehabilitation and Resettlement. 
13. Publication of Approved Rehabilitation Settlement Scheme.- ( 1 ) The Commissioner of 
Rehabilitation and Resettlement shall by way of a public notice in two local daily newspapers 
circulating in the affected areas make known to the people about the approved Rehabilitation 
and Resettlement Scheme as finalized by him under section 18 of the Act . 

( 2 ) The copies of approved Scheme shall be made available in the offices of panchayat, 
Tahsildar , Sub -Divisional Magistrate , Collector and Administrator in the concerned area . The 
copy shall also be made available whoever demanded so by charging copy fees as chargeable for 
documents made available under the Maharashtra Right to Information Rules , 2005 . 

14. Publication of declaration by Collector.– ( 1) The Collector shall issue a declaration under 
sub - section ( 1 ) of section 19. The Collector shall also issue such declaration alongwith the 
summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme. However , no such declaration shall 
be made unless the Requiring Body has deposited an amount in full towards the cost of 
acquisition of the land . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


३३ 


(2 ) Such declaration shall be published in the affected areas by way of affixing a written 
copy on the Board of village panchayat office and the office of the village revenue officer and 
urban local bodies. 


(3 ) The date of last of such publications shall be the date of publication of declaration under 
sub - section ( 1) of section 19 . 

15. Procedure to be followed in case of land offered in lieu of compensation .— ( 1 ) In the case 
of an Irrigation Project the Administrator shall consider the possibility of sufficient land in the 
command area of the Project , which shall be available after applying the slabs mentioned in the 
Annexure- I appended to these rules for the purpose of the acquisition of the land in the benefited 
zone. If the Administrator is satisfied that sufficient land in the command area is available , then 
he shall finalized , one of the slabs mentioned in the Annexure -I applicable to such Project for 
the purpose of acquisition of the land in the command area of the Project. 

(2 ) Each affected family owning agricultural land in the affected area and who s land has 
been acquired or who has as the consequences of the acquisition of land been reduced to the 
status of the marginal farmer or landless shall be given notice in Form - IV that in lieu of the 
compensation to be paid for land acquired , the eligible area for the grant of land in command 
area and the cost of the land along with the proportionate administrative cost for the acquisition 
of land, the amount to be deposited with the Collector towards the occupancy price of the land 
at the time of payment of such compensation of such affected persons. 

( 3 ) The amount of the occupancy price of the land deposited by the affected person at the 
time of payment of compensation should be kept in the separate account in the name of the 
Administrator . 

(4 ) After receiving the Notice, an affected person , eligible for the grant of land shall give in 
writing to the Administrator that, he is willing to accept the land for land in lieu of compensation 
for the land acquired . Such willingness shall be in Form - V . 

(5 ) A register of names of persons who has given willingness to accept the land shall be 
maintained in Form -VI. Census Form shall be filled in by the officials of the Administrator and 
signature of the Project Affected Persons shall be taken on the said Form - VI. 

(6 ) After receiving the Notice, an affected person , who is eligible for the grant of land but 
not willing to accept the land for land shall give in writing in Form - VII to the Administrator 
that, he is not willing to accept the land for land . Only after receiving such willingness in writing, 
the affected person shall be paid the amount of compensation for the land acquired and no further 
request from him or his heirs regarding land for land shall be considered at later stage. 

(7 ) While allotting land for land to the affected family , the land should be given with the 
same occupancy status held by him before acquisition : 

Provided that , if the allottee is an Occupant of Occupants -ClassII land, then he shall be 
entitled to conversion of the land and an alternative land is allotted to such person then he 
shall be entitled to conversion of the land to Occupants -Class I after the period of ten years on 
payment of premium as specified by the State Government, from time to time. 

16. Choice of annuity or employment.— ( 1) In all Group C and Group D category of services 
under the establishment of the State Government Department , Public Sector Undertakings , Local 
Self Government, Government-Aided Institutions and the Co- operative Societies specified under 
section 73A of the Maharashtra Co-operative Societies Act , 1960 (Mah . XXIV of 1961), there shall 
be not less than five per cent . priority quota for the employment of nominees of the Project 
Affected Persons . 

(2 ) The beneficiary persons, societies, companies, factories , sugar -factories, spinning -mills 
assisted by the State Government in the form of matching share contribution shall provide 
employment , to not less than five per cent . of the cadre strength of Group C and Group D 
services or equivalent of non -technical or technical employees , to the nominees of the Project 
Affected Persons: 
NT OR - 37—88 & —4 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके 


१ ९ ३६ 


Provided that, the aforesaid priority shall be treated as a preference among the open and 
different reservation categories in pro - rata manner . 

( 3 ) The appointment of the candidate holding the Project Affected Persons Certificate shall 
be made in Group C and Group D vacancies in five per cent. priority quota and by giving an 
advertisement by the Appointing Authority. The appointments shall be after verifying the 
suitability of the candidate as per the recruitment rules of the said posts and strictly on the 
merit in the competitive examination , if any . 

( 4 ) When the appointment of the Project Affected Person in priority quota is made , his 
original Project Affected Person Certificate shall be send for confirmation to the issuing 
authority . The appointment of such person shall be confirmed only after receiving the 
confirmation letter from the Issuing Authority. The Issuing Authority shall take note in the 
register and inform the appointing authority that, the certificate is verified and found it valid 
and keep the original certificate with them affixing “ Cancelled ” stamp on it . 

(5 ) The affected person opting for one-time payment of rupees five lakh per affected family 
in lieu of an employment or annuity amount shall not be given Project Affected Person Certificate 
for the employment against the said five per cent priority quota . 

(6 ) The Requiring Body shall arrange for training facilities for the affected persons , to enable 
such persons to take suitable jobs . 

( 7) The Requiring Body shall arrange for the necessary training facilities to the affected 
persons for development of entrepreneurship , technical and professional skills for self 
employment . 

(8 ) In the case of the Irrigation Project the permission for gorge filling shall not be given 
by the Administrator to the acquiring body unless infrastructural facilities and basic minimum 
amenities as per the Third Schedule appended to the Act are completed and transferred to the 
Local Bodies and land for land is allotted to the eligible and willing Project Affected Persons. 

CHAPTER V 


REHABILITATION AND RESETTLEMENT 


17. Elements of Rehabilitation and Resettlement .— ( 1) The affected families of the Projects 
where preliminary notification under sub - section ( 1) of section 11 of the Act , is issued are only 
entitled for receiving elements of rehabilitation and resettlement as per the Second and Third 
Schedules of the Act. The affected families of the Projects where provisions of the Maharashtra 
Resettlement of Project Displaced Persons Act , 1976 (Mah . XLI of 1976 ), which is repealed 
subsequently by the Maharashtra Project Affected Persons Rehabilitation Act, 1986 (Mah . XXXII 
of 1989 ) and the Maharashtra Project Affected Persons Rehabilitation Act , 1999 (Mah . XI of 2001) 
which has repealed the Act of 1986 are applied before the commencement of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 
( 30 of 2013 ) are not entitled for receiving elements of rehabilitation and resettlement as per 
the Second and Third Schedule to the Act . 

(2 ) While offering twenty per cent . of the developed land when the land is acquired for 
urbanization purposes , then in that case the land used for components of infrastructure 
amenities shall not be taken into account for the calculation of twenty per cent. of developed 
land . 

( 3 ) (a ) If the land is acquired for urbanization purpose project, then twenty per cent of 
the developed land shall be reserved and offered to the land owner at the price equal to the 
cost of acquisition and the cost of development. 

(6 ) The net land to be reserved or offered to the land owner shall be equal to twenty per 
cent of the developed land . 

Explanation . For the purpose of this sub - rule, the expression developed land ” means 
the land , which remains after calculation of gross developed land minus the land acquired 
for the non - urbanization , and the expression “ gross development land” means the land , which 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


३५ 


remains after calculation of gross land acquired minus the land required for development, 
that is , infrastructure development and open spaces . 

( iii ) Such developed land shall be allotted by recovering the cost of acquisition as per 
the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , 
Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 and the cost of developing as per the Acquiring 
Body norms for twenty per cent gross development land. 

(4 ) In case of a Project involving land acquisition on behalf of a Requiring Body which 
involves involuntary displacement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes families, a 
Development Plan shall be prepared by the State Government in consultation with the concerned 
Social Justice Department of the State and the village Panchayats or urban local bodies in that 
area . The said Plan shall be read out and discussed in the Gram Sabha at the time of obtaining 
the consent of the Gram Sabha or the panchayat or the urban local bodies, as the case may be . 

(5 ) The Collector while calling the claims of the persons interested in the land , which is to 
be acquired as per section 21 , shall give a notice to the Requiring Body . The Requiring Body 
can express its opinion with the Collector regarding the amount of compensation of the land 
proposed to be acquired including the market value of the land to be acquired . 

(6 ) While determining the market value of the land under clause ( a ) of sub -section ( 1) of 
section 26 of the Act , the market value specified in the Indian Stamp Act, 1899 may be taken 
into consideration , however , in case of land situated in the Maharashtra , the market value of 
the land shall be determined as per the Bombay Stamp (Determination of True Market Value 
of Property ) Rules, 1995 made under the provisions of the Maharashtra Stamp Act ( LX of 1958 ). 


CHAPTER VI 


LAND ACQUISITION AWARDS AND FINANCIAL POWER THEREOF 
18. ( 1) If an amount of compensation to be paid is less the rupees four crore , then the Deputy 
Collector ( Land Acquisition ) or the Sub -Divisional Officer , as the case may be , shall declare an 
award under section 23 of the Act . 

(2 ) If an amount of compensation to be paid is more than rupees four crore and less than 
rupees ten crore, then the Collector of the District shall declare the Award . 

( 3 ) If an amount of compensation to be paid is more than rupees ten crore , then the Collector 
shall get the previous approval of the Divisional Commissioner of the concerned revenue division 
and then only declare the Award . 

( 4 ) The financial limit authorized for the Deputy Collector ( Land Acquisition ) or the Sub 
Divisional Officer or the Collector specified in sub -rules (8 ), (9 ) and ( 10 ) above shall automatically 
be raised by ten per cent on 1st January of every year. 

(5 ) If the land to be acquired is situated out of the limits of the municipal council area or out 
of the area of the municipal corporation , then the market value calculated as per sub -section ( 1 ) 
of section 26 of the Act shall be multiplied by a factor notified by the State Government, from 
time to time. 


(6 ) Where any excess amount is proved to have been paid to any person as a result of the 
correction made in an Award under sub -section ( 1 ) of section 33 and such person refused to 
refund the said excess amount paid to him , then such amount shall be recovered from him as 
an arrear of land revenue . 

(7 ) Before invoking the urgency clause to any land acquisition proceedings , the Collector 
shall take the previous sanction of the State Government. 

(8 ) The provisions relating to rehabilitation and resettlement under the rules shall apply 
in the rural areas or urban areas, in the cases where the private company purchases land through 
private negotiations with the owner of the land more than 1000 hectares. 
NT OR - 37—88 & - & 


w 


3 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


CHAPTER VII 


SAVINGS OF LAND ACQUISITION PROCEEDINGS INITIATED UNDER 

LAND ACQUISITION Act, 1894 AND EARLIER ACTS 


19. Land Acquisition Proceedings Initiated Under Land Acquisition Act, 1894.4 ( 1) Any 
proceeding where a notification under sub - section ( 1) of section 4 of the Land Acquisition Act , 
1894 ( I of 1894 ) has been issued before the 31st December 2013 and an award under section 11 
of the said Land Acquisition Act , 1894 ( I of 1894 ) has not been made before the 31st December 
2013 , then the proceeding shall be continued as per the formula provided in sections 26 to 30 of 
the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Act , 2013 ( 30 of 2013 ). 

(2 ) Any proceeding where a notification is published under Chapter VI of the Maharashtra 
Industrial Development Act , 1961 (III of 1962) before the 31st December 2013 and before that 
date an award for land acquisition has not been made under section 32 of the said Act , then the 
proceeding shall be continued as per the formula provided in sections 26 to 30 of the Right to 
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 
2013 ( 30 of 2013 ) . 

( 3 ) Where the land is reserved for public purposes according to the Maharashtra Regional 
Town Planning Act , 1966 (Mah . XXXVII of 1966 ), and a declaration under sub -section ( 1 ) of section 
6 of the Land Acquisition Act , 1894 (I of 1894 ) has been made before the 31st December 2013 
and an award under section 11 of the Land Acquisition Act, 1894 ( I of 1894 ) has not been declared 
before the 31st December 2013 , then the proceeding shall be continued as per the formula 
provided in sections 26 to 30 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 ( 30 of 2013). 


CHAPTER VIII 


REHABILITATION AND RESETTLEMENT COMMITTEE AND 

STATE MONITORING COMMITTEE 


20. Constitution of Rehabilitation and Resettlement Committee at project level .— ( 1) The State 
Government shall constitute a Rehabilitation and Resettlement Committee at project level to 
monitor and review the progress of implementation of the Rehabilitation and Resettlement 
Scheme and to carry out post- implementation social audits in consultation with the Gram Sabha 
in rural areas and Municipal Council in urban areas . 

( 2 ) The Committees shall have its first meeting when a draft Rehabilitation and 
Resettlement Scheme has been prepared by an Administrator. The Committee shall discuss the 
Scheme and make suggestions and recommendations. Thereafter , in subsequent meetings, the 
Committee shall meet and discuss the progress of the Rehabilitation and Resettlement once in 
a month till the process of resettlement is concluded . 

( 3 ) For the purpose of discussing the post-implementation of social audits, the Committee 
shall meet once in three months. 

( 4 ) The members of the Committee shall get travelling allowance at the rate specified , from 
time to time, by the State Government for the Government servants . 

( 5 ) The Committee can visit the affected area and discuss with the affected families if it so 
desires and pay site visits to the resettlement areas to monitor the resettlement process . 

21. Constitution of State Monitoring Committee .— ( 1 ) The State Government shall constitute 
a State Monitoring Committee for reviewing and monitoring the implementation of rehabilitation 
and resettlement schemes or plans under the Act. 

( 2 ) The State Monitoring Committee shall have its first meeting for reviewing and 
monitoring the implementation of Rehabilitation and Resettlement Scheme for the Project 
within a month of the publication of the approved Rehabilitation and Resettlement Scheme by 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १ ९ ३६ 


३७ 


the Commissioner of Rehabilitation and Resettlement under section 18 , and thereafter in the 
subsequent meetings the State Monitoring Committee shall held after six months. If the 
Committee desires it can have its meeting ever before the period of six months . 

( 3 ) The allowances payable to the experts shall be the as those of the Commissioner of 
Rehabilitation and Resettlement. 


CHAPTER IX 


LAND ACQUISITION , REHABILITATION AND RESETTLEMENT AUTHORITY 
22. Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Authority .- ( 1) The State Government 
shall establish , by notification in the Official Gazette , the Land Acquisition , Rehabilitation and 
Resettlement Authority for the purpose of providing speedy disposal of disputes relating to land 
acquisition in each revenue division in the State having its seat at headquarter of that Division . 

( 2 ) The said Authorities shall function as per the declaration made by the State Government. 

( 3 ) The Presiding Officer of the said Authority shall be appointed by the State Government 
by issuing notification in the Official Gazette . 

(4 ) There shall be a Registrar of the rank of Tahsildar from the Revenue Department of 
the State and other staff including two employees of the rank of Aval Karkuns, one stenographer, 
four clerks , one driver and three peons to be appointed from the different cadres of the 
Government servants including from the Revenue Department of the State Government. 

(5 ) The salaries and allowances of the Registrar and other officers and employees of the 
said Authority shall be the same as they are getting in their parent Departments and a 
deputation allowance at the rate of ten per cent of their basic salary (which includes Grade 
Pay) shall be paid to them . Their conditions of service shall be the same as those applicable to 
them under the Maharashtra Civil Services Rules . 
(6 ) The Presiding Officer of the said Authority shall get the salary as under : 

(a ) If he is the serving District Judge – His last salary in the Government service plus 
ten per cent deputation allowance of the basic salary (which includes Grade Pay ). 

(6 ) If he is not the serving District Judge – in the scale of the District Judge and ten 
per cent deputation allowance of the basic salary (which includes Grade Pay ). 

( c) The benefits of pension , gratuity and other retirement benefits shall be applicable 
to the Presiding Officer as per the concerned Rules applicable to them . 

23. Power of Establishment of Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Authority . 
The Establishment of Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Authority shall have 
the power of civil court in the matter when any rehabilitation and resettlement benefit availed 
of by making a false claim or through fraudulent means. The benefits shall be liable to be 
recovered by the State Government as an arrear of land revenue, in case of the said benefits 
have availed in terms of money , and by evicting a wrongdoer from the land and houses if the 
said benefits have availed in the terms of land and houses. The land and houses so vacated shall 
be used for the rehabilitation and resettlement of the affected persons by the same Project only 
and shall not be used for any other purpose . 


CHAPTER X 


RETURN OF UNUTILIZED LAND 


24. Reversion of Land to Original Land Owner.— ( 1) If any land acquired under this Act 
remains unutilized for a period of five years from the date of taking over the possession , then 
a notice shall be issued by the Appropriate Government to the Requiring body to hand over the 
possession of the said land to the Appropriate Government . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


( 2 ) On handing over the possession of the land as aforesaid , the Appropriate Government 
shall, within a period of one month form the date of possession issue notices to all Government 
Departments or public agencies asking them whether they need the said land for any public 
purpose or any public project. 

( 3 ) A claim for unutilized land by any State or Central Government or Government Agency 
or Authority shall be taken into consideration only if full budgetory provision is provided for 
and administrative sanctions by competent authority is granted . 

( 4 ) If sub -rules ( 2 ) and ( 3 ) are satisfied , the said land may be granted to the State Government 
Department or Central Government or Public Authority by the Appropriate Government. 

( 5 ) If no State Government Department or Central Government or Public Authority requests 
for said unutilized land , then the land shall be returned to the original owner or owners or 
their legal heirs free of all encumbrances after passing a written order by the Appropriate 
Government , after recovering the land acquisition amount which was paid to the owner at the 
time of Award with the amount of interest, from the date of the possession of such acquired 
land , at the simple interest rates of the Nationalized Bank . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


38 


FORM - I 

[ See rule 3 ( 3 )] 

SOCIAL IMPACT ASSESSMENT REPORT 
Part- A . List of socio - economic and cultural parameters to be covered by the Social 
Impact Assessment. 
Demographic details of the population in the project area 

Age , sex , caste , religion 

Literacy , health and nutritional status 
Poverty levels 

• Women Vulnerable group children the elderly women -headed households , the 
differently abled 
Kinship patterns and women s role in the family 
Social and cultural organisation 
Administrative organisation 
Political organisation 
Civil society organisation and social movement 
Land use and livelihood 

Agricultural and non -agricultural use 
• Quality of land - soil water , trees etc. 

Livestock 
Formal and informal work and employment 
Household division of labour and women s work 
Migration 
Household income levels 
Livelihood preferences 

Food security 
Local economic activities 

Formal and informal, local industries 

Access to credit 
• Wage rates 

Specific livelihood activities women are involved in 
Factors that contribute to local livelihood 

Access to natural resources 
Common property resources 
Private assets 

Roads, transportation 
• Irrigation facilities 

Access to markets 
Tourist sites 

Livelihood promotion programmes 
• Co -operatives and others Livelihood - related associations 
Quality of the living environment 

Perceptions, aesthetic qualities , attachments and aspirations 

Settlement patterns 
HTT OR - 37—88 & —6 


. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


. 


. 


Houses 
Community and civic spaces 
Sites of religious and cultural meaning 
Physical infrastructure (including water supply, sewage systems etc.) 

Public service infrastructure (schools, health facilities, anganwadi centres , public 
distribution system ) 

• Safety , crime, violence 

Social gathering points for women 
Part- B . Key impact areas. 
Impacts on land , livelihood and income 

Level and type of employment 
Intra -household employment Patterns 
Income levels 
Food security 
Standard of living 
Access and control over productive resources 
Economic dependency or vulnerability 
Disruption of local economy 

Impoverishment risks 
• Women s access to livelihood alternatives 
Impacts on physical resources 
• Impacts on natural resources , soil, air, water, forest 

Pressures on land and common property natural resources for livelihood 
Impacts on private assets , public services and utilities 

Capacity of existing health and education facilities 
Capacity of housing facilities 

Pressure on supply of local services 
• Adequacy of electrical and water supply , road , sanitation and waste management system 

Impact on private assets such as bore wells , temporary sheds etc. 
Health impact 

Health impact due to immigration 
Health impacts due to project activities with a special emphasis on 
Impact on women s health 

Impact on the elderly 
Impacts on culture and social cohesion 

Transformation of local political structures 
• Demographic changes 

Shifts in the economic – ecology balance 
• Impacts on the norms, beliefs , values and cultural life 

Crime and illicit activities 


. 


Stress of dislocation 


. 


Impact of separation of family cohesion 


Violence against women 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


४१ 


FORM - II 


[See rule 3 (5 ) ] 


SOCIAL IMPACT MANAGEMENT PLAN (SIMP ) 


(a ) Approach to mitigation , 
(6 ) Measures to avoid , mitigate and compensate Impact, 

(c) Measures that are included in the terms of R & R and compensation as outlined in the 
Act , 

(d ) Measures that the Requiring Body has stated it will introduce in the Project Proposal, 

(e ) Additional measures that the Requiring Body has stated it will undertake in response 
to the findings of the SIA process and public hearings, 

(f) The Social Impact Management Plan ( SIMP) must include a description of institutional 
structures and key person responsible for each mitigation measure and timelines and costs for 
each activity . 

FORM - III 


[ See rule 9 (6 )] 


PART- A . PRIOR WRITTEN CONSENT OR DECLARATION FORM 


Sr. No. 


Details of Person Concerned 


1 . 


Name of the person ( s ) in whose 
name the land is registered : 


2 . 


Name of the spouse : 


3 . 


Name of father / mother : 


4 . 


Address : 


5 . 


Village / Basti : 


6 . 


Gram Panchayat/Municipality / Township : 


7 . 


Tehsil / Taluka : 


8 . 


District : 


9 . 


Name of other members in the family with age 
( Including children and adult dependents ) : 


10 . 


Extent of land owned : 


13 . 


11. 

Disputed lands if any : 
12 . 

Pattas /leases/ grants , if any : 

Any other right, including tenancy , if any : 
14 . 

Regarding the acquisition of my land by the Government, 
I wish to state the following (please circle one of the below ) : 
I have read / readout the contents of this consent form and explained to me in 

language and I agree /do not agree to this acquisition . 


Signature / Thumb impression of the affected family (s ) and date . 
भाग चार - अ -१९६-७अ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


All information about what will be given to this land owner in exchange for their land and 
to resettle them must be provided prior to seeking any -signature on this form . These terms 
and conditions must be attached to the form . 


Date and Signature of designated district official receiving the signed form . 

It is a crime under law to threaten any person or to cause them any harm if they refuse to 
consent or if they choose to state that they do not consent on this form . This includes any threat 
or act that causes them to lose money , that hurts them physically or that results in harm to 
their family , if any such threat has been made this form is null and void . 

PART - B , FORMAT FOR GRAM SABHA RESOLUTION 
We, the undersigned members of the Gram Sabha of 

within 
panchayat of tehsil / taluka in 

district wishes to state that 
the following certification is based on the information supplied by the administration and 
officials . If this information is incomplete or incorrect and / or if any consent has been obtained 
through any use of threats, fraud or misrepresentation , it is null and void . On this basis this 
Gram Sabha hereby certifies that it CONSENTS / REFUSES TO CONSENT to the proposed 

project , which will involves the: 
acquisition of 

hector of private land 
transfer of 

hector of Government land to the project 
transfer of 

hector of forest land to the project 
The terms and conditions of compensation , rehabilitation and resettlements benefits 
and social impact mitigation measures agreed to by the Requiring Body (state the name) 
are attached 


. 


The Gram Sabha also states that any consent is subject to all of its residents receiving title 
to all of their individual and community rights over forests and forest lands, including their 
titles for forest land that they have been cultivating, ownership titles for all forms of minor 
forest produce that they use , and titles to protect and manage their community forests . 

(Note : This will have to be certified by this Gram Sabha separately .) 
Date and signatures/thumb impressions of Gram Sabha members 


Date and Signature of designated 
district officer on receipt of the 

Resolution . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


४३ 


ANNEXURE I 


[See rule 15 ( 1 ) ] 


Size of the holding 

( 1 ) 


Area to be acquired 

( 2 ) 


SLAB I 
( a ) Not more than 1 Hectare and 61 Ares . ( a ) Nil 
( b ) More than 1 Hectare and 61 Ares and (b ) The area in excess of 1 Hectare and 
not more than 2 Hectares and 42 Ares . 

61 Ares but not more than 40 Ares . 
( c ) More than 2 Hectares and 42 Ares and ( c ) The area in excess of 2 Hectares and 
not more than 3 Hectares and 23 Ares. 

2 Ares but not more than 80 Ares . 
( d ) More than 3 Hectares and 23 Ares and ( d ) The area in excess of 2 Hectares and 
not more than 4 Hectares and 4 Ares. 

42 Ares but not more than1 Hectare 

and 23 Ares. 
( e ) More than 4 Hectares and 4 Ares and ( e ) The area in excess of 2 Hectares and 
not more than 4 Hectares and 85 Ares . 

83 Ares but not more than 1 Hectare 

and 61 Ares. 
( f) More than 4 Hectares and 85 Ares and ( f) The area in excess of 3 Hectares and 
not more than 6 Hectares and 47 Ares . 

3 Ares but not more than 2 Hectares 
and 42 Ares . 


( g ) More than 6 Hectares and 42 Ares . 


( g ) All the area in excess of 4 Hectares and 

47 Ares . 


SLAB II 


( a ) 


Not more than 2 Hectares and 42 Ares. 


(b ) 


More than 2 Hectares and 42 Ares and 

not more than 3 Hectares and 23 Ares. 
( c ) More than 3 Hectares and 23 Ares and 

not more than 4 Hectares and 4 Ares. 
( d ) More than 4 Hectares and 4 Ares and 

not more than 5 Hectares and 85 Ares . 


( a ) Nil 
(b ) The area in excess of 2 Hectares and 

42 Ares but not more than 40 Ares. 
( c ) The area in excess of 2 Hectares and 

83 Ares but not more than 80 Ares . 
( d ) The area in excess of 3 Hectares and 

23 Ares but not more than 1 Hectare 

and 21 Ares. 
( e ) The area in excess of 3 Hectares and 

64 Ares but not more than 1 Hectare 

and 61 Ares . 
( f) The area in excess of 4 Hectares and 

4 Ares but not more than 2 Hectares 
and 42 Ares . 


( e ) More than 4 Hectares and 85 Ares and 

not more than 5 Hectares and 66 Ares. 


( f ) 


More than 5 Hectares and 66 Ares and 
not more than 7 Hectares and 28 Ares . 


( g ) More than 7 Hectares and 28Ares . 


( g ) All the area in excess of 4 Hectares 

and 85 Ares. 


SLAB III 


( a ) Not more than 3 Hectares and 23Ares. 
( b ) More than 3 Hectares and 23 Ares and 

not more than 4 Hectares and 4 Ares . 
( c ) More than 4 Hectares and 4 Ares and 

not more than 5 Hectares and 85 Ares. 
( d ) More than 4 Hectares and 85 Ares and 

not more than 5 Hectares and 66 Ares . 


( a ) Nil 
( b ) The area in excess of 3 Hectares and 

23 Ares but not more than 40 Ares . 
( c ) The area in excess of 3 Hectares and 

64 Ares but not more than 80 Ares. 
( d ) The area in excess of 4 Hectares and 

4 Ares but not more than 1 Hectare 
and 21 Ares. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , 


शके १ ९ ३६ 


Size of the holding 


Area to be acquired 

( 2 ) 


( 1 ) 


( e ) More than 5 Hectares and 66 Ares and 

not more than 6 Hectares and 47 Ares . 


( f ) 


More than 6 Hectares and 47 Ares and 
not more than 8 Hectares and 9 Ares . 


( e ) The area in excess of 4 Hectares and 

44 Ares but not more than 1 Hectare 

and 61 Ares. 
( f) The area in excess of 4 Hectares and 

85 Ares but not more than 2 Hectares 

and 24 Ares. 
(g ) All the area in excess of 5 Hectares 

and 66 Ares . 


( g ) More than 9 Hectares and 89 Ares. 


SLAB IV 
( a ) Not more than 4 Hectares and 42 Ares. ( a ) Nil 


(b ) More than 4 Hectares and 42 Ares and 

not more than 4 Hectares and 85 Ares . 
( c ) More than 4 Hectares and 85 Ares and 

not more than 5 Hectares and 66 Ares. 
( d ) More than 5 Hectares and 66 Ares and 

not more than 6 Hectares and 47 Ares . 


(b ) The area in excess of 3 Hectares and 

4 Ares but not more than 40 Ares . 
(c ) The area in excess of 4 Hectares and 

44 Ares but not more than 80 Ares. 
(d ) The area in excess of 4 Hectares and 

85 Ares but not more than 1 Hectare 

and 21 Ares. 
( e ) The area in excess of 5 Hectares and 

25 Ares but not more than 1 Hectare 
and 61 Ares. 


( e ) More than 6 Hectares and 47 Ares and 

not more than 7 Hectares and 28 Ares . 


( f) More than 7 Hectares and 28 Ares and 

The area in excess of 5 Hectares and 
not more than 8 Hectares and 89 Ares. 

66 Ares but not more than 2 Hectares 

and 24 Ares. 
( g ) More than 8 Hectares and 89 Ares. ( g ) All the area in excess of 6 Hectares 

and 47 Ares. 

SLAB V 
(a ) Not more than 4 Hectares and 85 Ares . ( a ) Nil 
(b ) More than 4 Hectares and 85 Ares and (b ) The area in excess of 4 Hectares and 
not more than 5 Hectares and 66 Ares. 

85 Ares but not more than 40 Ares . 
( c ) More than 5 Hectares and 66 Ares and ( c ) The area in excess of 5 Hectares and 
not more than 6 Hectares and 47 Ares . 

25 Ares but not more than 80 Ares. 
(d ) More than 6 Hectares and 47 Ares and (d ) The area in excess of 4 Hectares and 
not more than 7 Hectares and 23 Ares. 

85 Ares but not more than 1 Hectare 

and 21 Ares . 
( e ) More than 7 Hectares and 28 Ares and ( e ) The area in excess of 6 Hectares and 
not more than 9 Hectares and 28 Ares. 

6 Ares but not more than 1 Hectare 

and 61 Ares . 
(f ) More than 8 Hectares and 9 Ares and (f ) The area in excess of 6 Hectares and 
not more than 9 Hectares and 71 Ares . 

47 Ares but not more than 2 Hectares 

and 42 Ares. 
( g ) More than 9 Hectares and 71 Ares. (g ) All the area in excess of 7 Hectares 

and 28 Ares. 


Provided that, the land to be acquired according to any slap shall not be less than 20 Ares 
or consist of an area which , under the provisions of the Maharashtra Prevention of Fragmentation 
and Consolidation of Holding Act (LXII of 1947 ) is a fragment incapable of disposal as an 
independent piece of cultivable land . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५, शके १ ९ ३६ 


४५ 


FORM - IV 


[ See rule 16 ( 2 )] 


PUBLICATION OF NOTICE BY GOVERNMENT FOR PROJECT AFFECTED PERSONS IN 

LAND ACQUISITION 
This is to inform you Mr./Mrs . 

(by this notice ) that Your 
Agricultural Land Survey No. 

Village 

Taluka 

is 
acquired / will be acquire for 

Project. Therefore , you will be considered as Project 
Affected Person as per Government Rehabilitation Scheme and you are entitled for 
Hectares 

Ares . Information regarding recent and future availability of Land within 
benefit zone are available with District Rehabilitation Officer , 


You have to inform within 15 days after receiving this notice that whether you are interested 
in acquisition of available land and at the same time which village will you prefer . If you are 
not interested in Land but you have desire for the grant given by government for rehabilitation 
Scheme, kindly inform as such in written . And also inform in writing, if you are not interested 
in Land acquisition as per the availability , If you have not informed within the stipulated period , 
it will be consider that you are not interested in Land acquisition and you are forgoing your 
right of land acquisition under Rehabilitation Scheme And kindly note that this will affect in 
deleting your name from the list of Project affected person . 


Yours , 


District Rehabilitation Officer. 


Place : 


Date : 


FORM - V 


[See rule 16 ( 4 ) ] 


CONSENT LETTER FROM PROJECT AFFECTED PERSON FOR LAND ACQUISTION 
I MR . / MRS. 

is giving my consent through this consent letter that , 
My land , Survey No. 

Village 

Tal. 

has acquired / will be acquire 
for 

Project. Therefore , I am a Project Affected Person , and entitled for acquisition 
of Land measuring 

Hectares 

Ares as per the Government Rehabilitation 
Scheme Information regarding recent and future availability of Land within benefited zone are 
available with District Rehabilitation Officer , 

2. As per the information received from District Rehabilitation Officer 
interested in available land and giving my consent for new land under land acquisition within 
stipulated period . I would like to request you to grant me the land from the landpool within 
the benefited area of 

Project or within the State . 


I am 


Yours , 


Project Affected Person . 


Place : 


Date : 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, ऑगस्ट २७, २०१४ / भाद्र ५ , शके १९ ३६ 


FORM- VI 


[ See rule 16 (5 )] 
REGISTER FOR PROJECT AFFECTED PERSON IN LAND ACQUISITION 
Name of the Project 

Taluka 

District 


Remarks 


Sr. 
No. 


Name of the 
Project Affected 

Person . 


Details of Land 
acquired for the 

Project in 
Hectares and 

Ares . 
( 3 ) 


Details of Land 
Details of the Distribution of 
land in 

Land ( in 
Project 

Hectare and 
Benefited areas. 

Ares ) 
( 4 ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


(6 ) 


FORM - VII 


[ See rule 16 (6 ) 


CONSENT LETTER FROM PROJECT AFFECTED PERSON FOR NOT ACQUIRING LAND 
FOR LAND . 


FROM DISTRICT REHABILITATION 


I HAVE RECEIVED A NOTICE DATED 
OFFICER , 


I MR . / MRS . 

is giving my consent through this consent letter that, My 
land Survey No. Village 

Taluka 

has acquired / will be acquire for 
Project and entitled for acquisition of Land measuring 

Hectare Ares as per the 
Government Rehabilitation Scheme. Information regarding recent and future availability of Land 
within benefited zone are available with District Rehabilitation Officer , 
As per the information received from District Rehabilitation Officer , 

I am not 
interested in available land in benefited area of the 

Project. I am interested in Monetary 
Compensation instead of Land. I am also declaring that , this consent is obligatory to me and 
my legal heir , and I myself or my legal heir will not demand for the land in future. 

Yours , 


Project Affected Person . 


Place : 


Date : 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. GAWADE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


